RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष २, अंक ३२] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११-१७, २०१६ / श्रावण २० -२६, शके १९३८ 


[ पृष्ठे ३४, किंमत : रुपये १४. ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

आदेश 
पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांजकडून 

३. त्याअर्थी, मी , नितीन पवार, पोलीस उप आयुक्त, विशेष 
प्रतिबंधात्मक आदेश 

शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये 
क्रमांक पोआ / नमुं / वि. शा ./ म. आ ./ ३२३८ / २०१६ . - ज्याअर्थी, नवी प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , 
मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध १९५१ च्या कलम ३७ (१ ) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 
राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने , वापर करून नवी महाराष्ट्र पोलीस आयुक्तालयात दिनांक १६ जुलै 
धरणे , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन २०१६ रोजीचे ००- ०१ वा . पासून ते दिनांक ३० जुलै २०१६ रोजीचे 
करतात. दिनांक ११ जुलै २०१६ रोजी पासून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय 

२४- ०० वा . पर्यंत १५ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास 
परिसरातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील व्यापारी, माथाडी यांनी 

या आदेशान्वये मनाई करीत आहे : 
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने महाराष्ट्रातील बाजार समितीमधून फळे 
भाजीपाला व कांदा- बटाटा हा शेतीमाल नियमन मुक्त करण्याचा शासकीय 

___ ( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य 
आदेश जारी करण्यात आलेला आहे. सदरचा आदेश हा एपीएमसी 

बरोबर नेणे. 
मार्केटमधील फळे , भाजीपाला व कांदा बटाटाच्या व्यापाऱ्यांना अमान्य ___ ( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा 
असल्याने सदरचा आदेश हा शासनाकडून रद्द अथवा बदल करून फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार 
मिळावा आणि शासनाच्या वतीने जारी करण्यात आलेल्या आदेशाविरूद्ध करणे. 
बेमुदत संप पुकारलेला आहे . दिनांक १८ जुलै २०१६ रोजी महाराष्ट्रीय 

( क ) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंड , काठ्या, बंदुका , 
बेंदूर दिनांक १९ जुलै २०१६ रोजी गुरूपौर्णिमा /व्यासपुजा असे सण व 

रिव्हाल्वर , देशी कट्टे , देशी विदेशी अग्निशस्त्रे व शारीरिक इजा 
उत्सव साजरे केले जाणार आहेत . अशावेळी नवी मुंबई पोलीस 

करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून 
आयुक्तालयामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, या 

नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे. 
दृष्टीकोनातून दिनांक १६ जुलै २०१६ रोजीचे ००.०१ वा . पासून ते 
दिनांक ३० जुलै २०१६ रोजीचे २४ .०० वा . पर्यंत १५ दिवसांकरिता 

( ड ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९५१ च्या कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) चा 

पुढाऱ्यांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 
अंमल जारी करणे आवश्यक आहे . 

( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे . 
२. आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई ___ ( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 
पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 
पोलीस अधिनियम , १९५१ च्या कलम ३७(१ ) व ( ३) अन्वये प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा आविर्भाव करणे , 
प्रतिबंधात्मक आदेश कारणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 

कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे. 


भाग एक ( को. वि . पु.) – १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११ -१७, २०१६ / श्रावण २० - २६, शके १९३८ 


( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात 
येईल असे वर्तन करणे . 
( ४) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७ चे 
पोट - कलम ( ३) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांना जमाव 
करण्यास पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांचे पूर्व परवानगी शिवाय सभा 
घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे . 

( ५ ) वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी , प्रेतयात्रा , 
सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही . 

( ६) वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व 
ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही . 

( ७ ) सदरचे आदेशाची जाहिररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी . 
___ ( ८) या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 

सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यनिशी दिलेला आहे . 


(१) सीबीडी उड्डाण पुलाचे खालुन सीबीडीपासून पनवेल / पुणे 
बाजुस पुढे जाणारे सर्व प्रकारच्या वाहनांना प्रवेश बंदी करण्यात येत 

आहे . 
____ ( २) मुंबई बाजुकडून महामार्गाने येणारी सर्व वाहने सीबीडी उड्डाण 
पुलावरून पनवेल / पुणे बाजुक़डे इच्छित स्थळी जातील . 

( ३ ) भाऊराव पाटील चौकातून सीबीडी सर्कलवरून पनवेल / पुणे 
बाजुकडे जाणाऱ्या सर्व वाहनांना सीबीडी सर्कलपासून - सेक्टर ३ महाकाली 
चौक -बेलापूर - खारघर रोडने खारघर या मार्गाने इच्छित स्थळी जातील. 

( ४ ) मुंबई बाजुकडून महामार्गावरून येणारी व भाऊराव पाटील 
चौक , सेक्टर ११, १५ सीबीडी येथे येणारे वाहतुकीस सीबीडी सर्कल 
येथून उजवे वळण घेऊन पुढे इच्छित स्थळी जातील . 

सदरची अधिसूचना दिनांक २ ऑगस्ट २०१६ ते दिनांक ८ ऑगस्ट 
२०१६ रोजी पर्यंत दररोज रात्री २३-०० ते सकाळी ५ -०० वाजेपर्यंत 
सीबीडी उड्डाण पुलाचे कामाकरिता अंमलात राह 


नवी मुंबई, 
दिनांक १ ऑगस्ट २०१६. 


अरविंद साळवे , 
__ पोलीस उप आयुक्त ( वाहतूक ), 

नवी मुंबई . 


नवी मुंबई, 
दिनांक १४ जुलै २०१६ . 


नितीन पवार , 
पोलीस उप आयुक्त (विशेष शाखा) , 
पोलीस आयुक्त , नवी मुंबईकरिता ; 


पोलीस आयुक्त , ( वाहतूक ) नवी मुंबई यांजकडून 

वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना 
क्रमांक पोउआ / वाह ./ नमुं / २३०५/ २०१६ . – ज्याअर्थी, सीबीडी . 
येथील सीबीडी उड्डाण पुलाचे बाजुस मुंबई-पुणे लेनवरून मेट्रो लाईन 
डिझाईन व बांधकाम करण्यास क्रॉसिंगकरिता लावण्यात आलेले लेखंडी 
रॅक काढण्याचे काम दिनांक ०२ ऑगस्ट २०१६ ते दिनांक ८ ऑगस्ट 
२०१६ रोजी पर्यंत दररोज रात्री २३ -०० वा . पासून ते सकाळी ५- ०० 
वा . पर्यंत करण्यात येणार आहे. सदर उड्डाणपुलावरून पुणे बाजुस 
जड - अवजड व हालकी वाहने सतत मार्गस्थ होत असतात . सीबीडी 
पुलाचे कामाकरिता लावण्यात आलेले लोखंडी रॅक काढण्याचे 
कामादरम्यान वाहतूक कोंडी होऊ नये, वाहतूक सुरळीत व सुनियंत्रित 
रहावी याकरिता सीबीडी उड्डाण पुलावरून मुंबईवरून- पुणे बाजुकडे 
रोखाने जाणाऱ्या वाहनांना प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन गृहविभाग क्र .एम. व्ही. ए. - ११६ /सीआर / 
३७ /टीआर /दिनांक २७ सप्टेंबर १९९६ चे अधिसूचनेनुसार मोटार 
वाहन कायदा कलम ११५ , ११६ (१) ( अ) ( ब ) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , अरविंद साळवे , पोलीस उप 
आयुक्त ( वाहतूक ) नवी मुंबई पुढीलप्रमाणे आदेश करीत आहे : 

सीबीडी येथील सीबीडी उड्डाणपुलावर मुंबईवरून - पुणेकडे जाणाऱ्या 
वाहनांना दिनांक २ ऑगस्ट २०१६ ते दिनांक ८ ऑगस्ट २०१६ रोजी 
पर्यंत दररोज रात्री २३- ०० ते सकाळी ०५ -०० वा . दरम्यान प्रवेशबंदी 
तसेच मार्गात बदल घोषित करण्यात येत आहे. सदर कालावधीत 
नमूद वाहनांनी खालील पर्यायी मार्गाचा अवलंब करावा . 


पोलीस उप आयुक्त, ( वाहतूक ) नवी मुंबई यांजकडून 

वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना 
क्रमांक पोउपआ / वाह . / नमुं / २३०४/ २०१६. - ज्याअर्थी, नवीन 
पनवेल भागातील सेक्टर - १६, प्लॉट क्र . १३ येथील गंगा व आशा 
को - ऑप. हौ . सोसायटीच्या समोरील मार्गावर पिल्लई व विसपुते 
कॉलजमधील विद्यार्थी त्यांची दुचाकी व चारचाकी वाहने रस्त्याच्या 
दोन्ही बाजुस पार्क करतात . त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत अॅम्ब्युलन्स , 
अग्निशमन वाहन पोहचण्यास अडथळा निर्माण होतो . त्याचा त्रास 
स्थानिक रहिवाशांना होतो. तसेच इतर वाहनांना देखील येणाऱ्या जाणाऱ्या 
अडथळा होतो. त्यामुळे सदर मार्गावर सम विषम पार्किंग करण्यात 
यावे याबाबत स्थानिक रहिवाशाच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत . त्यामुळे 
सदर मार्गावरील वाहतूक कोंडी टाळण्याच्या दृष्टीने आम जनतेच्या 
सोईसाठी वाहतूक सुरळीत राहणे आवश्यक आहे ; 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन गृहविभाग क्र . एम . व्ही . ए. - ११६ / सीआर / 
३७ /टीआर . दिनांक २७ सप्टेंबर १९९६ चे अधिसूचनेनुसार मोटार 
वाहन कायदा कलम ११५ , ११६ ( १ ) ( अ ) ( ब ) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , अरविंद साळवे, पोलीस 
उपआयुक्त , ( वाहतूक ), नवी मुंबई पुढीलप्रमाणे आदेश करीत आहे : 


नवीन पनवेल भागातील सेक्टर १६, प्लॉट क्र . १३ येथील गंगा व 
आशा को - ऑप. हौ . सोसायटी समोरील रोडवर “ सम विषम तारखेस 
पार्किंग ” ची अधिसूचना घोषित करण्यात येत आहे . 

सदरची वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना ही पोलीस वाहने, फायर 
ब्रिगेड , रूग्णवाहिका व इतर अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांना लागू 
होणार नाही. 

सदरची अधिसूचना दिनांक ३ ऑगस्ट २०१६ पासून ते पुढील 
आदेश होईपर्यंत अंमलात राहील. 


नवी मुंबई , 
दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ . 


अरविंद साळवे , 
पोलीस उप आयुक्त ( वाहतूक ) , 

नवी मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११ - १७, २०१६ / श्रावण २० - २६, शके १९३८ 


३ 


पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक वि. शा ./ स. सा .क ./ परीक्षा/ मनाई आदेश / ०८ / २०१६. 
ज्याअर्थी, संघ लोकसेवा आयोगातर्फे ( UPSC) नागरी सेवा ( पूर्व ) 
परीक्षा, २०१६ ही दिनांक ७ ऑगस्ट २०१६ रोजी ९ - ३० ते ११- ३० व 
१४ - ३० ते १६- ३० या वेळेत घेण्यात येणार आहे . सदरची परीक्षा 
परिमंडळ - १, ठाणे हद्दीत ०९ परीक्षा केंद्र व परीमंडळ - ५ , वागळे 
इस्टेट मध्ये ०८ परीक्षा केंद्र असे एकूण १७ परीक्षा केंद्रांवर ठाणे 
पोलीस आयुक्तालयातील विविध माध्यमिक शाळेत व महाविद्यालयात 
घेतल्या जाणार आहेत . 

त्याअर्थी, परीक्षा केंद्राभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर 
जमाव जमून परीक्षा केंद्रातील इमारतीमधील सार्वजनिक मालमत्तेचे 
नुकसान करून सार्वजनिक शांतता भंग करण्याची दाट शक्यता आहे . 
तसेच झेरॉक्स सेंटर , फॅक्स सेंटर , टेलिफोन बुथ, मोबाईल फोन , 
डीजीटल डायरी, पेजर , मायक्रोफोन इत्यादींचा वापर करून गैरप्रकार 
केले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
___ मी , आशुतोष डुम्बरे, पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर , मला इएक्सएम / 
०७८३/ ५५० / एसपीएल - २, गृह विभाग, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , 
दिनांक १ मे १९८३ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
परिक्षार्थी पर्यवेक्षक परीक्षा प्रक्रिया संबंधी अधिकारी व कर्मचारी खेरीज 
करून परीक्षा केंद्राच्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर 
जमावास मज्जाव करण्यास तसेच झेरॉक्स सेंटर ,फॅक्स सेंटर , टेलिफोन 
बुध , मोबाईल फोन वापर करण्यास व सदरची दुकाने , सेवा बंद 
ठेवण्याबाबत आदेश निर्गमित करीत आहे . 

सदरचा आदेश दिनांक ७ ऑगस्ट २०१६ रोजी ७- ०० वाजेपासून 
१७-०० वा . पर्यंत अंमलात राहील . 
___ मी सूचीत करतो की , या आदेशाच्या प्रती माध्यमिक शाळेच्या व 
महाविद्यालयाच्या तसेच सार्वजनिक ठिकाणी स्पष्टपणे सहज दर्शनीय 
भागात चिकटवून आदेशाची ध्वनीक्षेपकाद्वारे जाहीर करून , प्रसिद्ध 
करावी व तशा कागदोपत्री नोंदी घ्याव्यात . 


तसेच दिनांक १० ऑगस्ट २०१६ रोजी नामनिर्देशन पत्राची छाननी 
होऊन दिनांक १२ ऑगस्ट २०१६ रोजी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची 
अंतिम तारीख आहे . दिनांक १३ ऑगस्ट २०१६ रोजी निवडणूक चिन्ह 
नेमून देणे , उमेदवाराची यादी प्रसिद्ध करणे, मतदान केंद्राची यादी प्रसिद्ध 
करणे इ. कामकाज होणार आहे . तसेच दिनांक २८ ऑगस्ट २०१६ 
रोजी मतदान होणार असून दिनांक २९ ऑगस्ट २०१६ रोजी मतमोजणी 
व निकाल जाहीर करावयाची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. 

त्या अनुषंगाने विविध राजकीय पक्ष प्रचारासाठी झेंडे उभारणे , 
बॅनर्स, कापडी फलक , पोस्टर लावणे, नोटीसा चिटकविणे, घोषणा 
लिहीणे, कमान, पताका , कट आउट लावणे किंवा चिन्हे वापरतात , 
त्यामुळे अनेक वेळा दोऱ्या , काठ्या व तत्सम भाग रस्त्यावर आडवा 
येऊन रहदारीस अडथळा होतो. ज्याअर्थी प्रचाराचे कालावधीत अशा 
किरकोळ कारणावरून वादनिर्माण होऊन पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोषाचे 
वातावरण तयार होते त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होऊन सार्वजनिक शांततेचा भंग होऊ शकतो . 

त्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील पोलीस उप आयुक्त , 
परिमंडळ- १, ठाणे अंतर्गत कळवा पोलीस स्टेशन हद्दीतील ठाणे 
महानगरपालिका प्रभाग प्रमांक ५३अ व पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ 
५ वागळे इस्टेट अंतर्गत श्रीनगर पोलीस स्टेशन हद्दीतील ठाणे 
महानगरपालिका प्रभाग क्र . ३२अ या प्रभाग क्षेत्रात निवडणुकीच्या 
अनुषंगाने जनजीवन सुरळीत राहण्यासाठी सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था 
जोपासण्यासाठी तसेच कोणाताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होऊन सामाजिक तेढ निर्माण होऊ नये म्हणून मी , आशुतोष डुम्बरे , 
पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर, सन १९५१ चा कायदा महाराष्ट्र अधिसूचना 
कलम ३३ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील ठाणे महानगरपालिका प्रभाग 
क्र . ५३अ व ३२अ या प्रभाग कार्यक्षेत्रात महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 
कलम ३३( १) (प ) अन्वये रहदारीस अडथळा होईल किंवा उजेड व 
हवानिर्वेधपणे येण्यास प्रतिबंध होईल अशा रितीने कोणत्याही सार्वजनिक 
रस्ता व सार्वजनिक जागेवर बॅनर्स लावणे, फलक लावणे , खांबावर 
झेंडे लावणे यांस या आदेशाच्या तारखेपासून ठाणे पोलीस 
आयुक्तालयातील पोलीस उप आयुक्त , परिममंडळ - १, ठाणे अंतर्गत 
कळवा पो . स्टे . हद्दीतील ठाणे महानगरपालिका प्रभाग क्र . ५३ अ व 
पोलीस उप आयुक्त , परिमंडळ -५ , वागळे इस्टेट , अंतर्गत श्रीनगर पो . 
स्टे . हद्दीतील ठाणे महानगरपालिका प्रभाग क्र . ३२ अ या प्रभाग क्षेत्रात 
निवडणूक प्रक्रिया संपेपर्यंतच्या कालावधीसाठी मी प्रतिबंध करीत 
आहे. 

सदर पोट - निवडणुकीचे काळात कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या 
कोणत्याही उमेदवाराने खाजगी इमारत अथवा आवारात पोस्टर्स , झेंडे, 
बॅनर्स , कापडी फलक लावणे नोटिसा चिटकविणे , घोषणा लिहिणे 
इत्यादीचा वापर करावयाचा असल्यास त्यांनी प्रथम जागा मालकाची 
लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक आहे . अशी लेखी परवानगी संबंधित 
पोलीस स्टेशनला दाखवून पोलिसांचा ना - हरकत दाखला घेणे देखील 
बंधनकारक राहील अशा रितीने खाजगी जागेवर लावलेले बॅनर्स , 
पोस्टर्स इत्यादी मुळे रहदारीस अडथळा होणार नाही व उजेड , हवा 
अडवली जाणार नाही हे पाहणे त्या पक्षाच्या उमेदवाराला बंधनकारक 
राहील . 


ठाणे, 
दिनांक २ ऑगस्ट २०१६ . 


आशुतोष डुम्बरे , 
पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर . 


पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक वि . शा ./ ठा. म.न. पा ./पोट-निवडणूक / मनाई आदेश/ १२/ २०१६. 
ज्याअर्थी, अधिसूचनेनुसार राज्य निवडणूक आयोगाने , ठाणे 
महानगरपालिका प्रभाग क्र . ५३अ व ३२अ या रिक्त पदाच्या पोट 
निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे . 

आदर्श आचारसंहिता दिनांक २८ जुलै २०१६ रोजी मध्यरात्री 
१२ - ०० पासून लागू झाली असून दिनांक २ ऑगस्ट २०१६ पासून ते 
दिनांक ९ ऑगस्ट २०१६ चे दरम्यान नामनिर्देशन पत्र देणे व स्विकारणे 


भाग एक ( को .वि .पु.) - १अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११ - १७, २०१६ / श्रावण २० - २६, शके १९३८ 


ठाणे, 


मी सूचना देतो की , सदरहू आदेशाच्या प्रती महापालिका प्रभाग क्र . निवडणूक संबंधाने नामनिर्देशन पत्र देणे , स्वीकारणे , मागे घेणे इ . 
५३- अ व ३२अ प्रभागातील निवडणूक क्षेत्रात सहज दिसणाऱ्या सार्वजनिक 

कामकाज होणार आहे . नामनिर्देशन पत्र दाखल करते वेळेस राजकीय 
ठिकाणी चिटकवून ध्वनिक्षेपकाद्वारे सदर आदेश प्रसारीत करावा व 

पक्ष आपापले शक्ती प्रदर्शन करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर एकत्र 
तशा नोंदी घेण्यात याव्यात . 

येण्याची शक्यता आहे. सदर ठिकाणांच्या प्रांगणात कॉर्नर मिटींग , 
सदर मनाई आदेश दिनांक २ ऑगस्ट २०१६ रोजी ००- ०१ वा . 

सभा, पत्रकार परिषद , इत्यादी सारखे कार्यक्रम निवडणूक संबंधाने 
पासून ते दिनांक २९ ऑगस्ट २०१६ रोजी २४ -०० वा पावेतो लागू 
राहील. सदर मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस 

घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेमध्ये 
अधिनियम, १९५१ चे कलम १३१ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 

अडथळा येऊन सदर ठिकाणी शांतता भंग होण्याची दाट शक्यता 
सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १ ऑगस्ट 

आहे , अशी माझी खात्री झाली आहे. 
२०१६ रोजी ठाणे येथे जारी करण्यात आला आहे. 

त्याअर्थी, मी , आशुतोष डुम्बरे , पोलीस आयुक्त , ठाणे मला फौजदारी 

दंड प्रक्रिया संहिता कलम १४४( २) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार 

आशुतोष डुम्बरे, अशा ठिकाणांच्या कार्यालयाच्या १०० मीटर चहूबाजुकडील परिसरात 
दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ . पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर . कोणत्याही पक्षाचे/ संघटनेचे पदाधिकारी / कार्यकर्ते आणि प्रतिनिधी यांना 

निवडणूक संबंधाने सभा / बैठक / पत्रकार परिषद आदी कार्यक्रम घेण्यास 
प्रतिबंध करीत आहे त्याचप्रमाणे नामनिर्देशित अर्ज दाखल करणाऱ्या 

उमेदवाराने उमेदवारी अर्ज दाखल करताना उमेदवार व त्याच्या सोबत 
पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

दोन व्यक्ती यांनाच निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कक्षामध्ये 
मनाई आदेश 

प्रवेश देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास 
क्रमांक विशा/ ठा.म.न.पा ./ ग्रापंनि /म. आ ./ १३ / २०१६. - ज्याअर्थी, 

येणाऱ्या उमेदवारास नमूद ठिकाणच्या कार्यालयाच्या १०० मीटर 
अधिसूचनेनुसार राज्य निवडणूक आयोगाने, माहे सप्टेंबर ते डिसेंबर 

चहूबाजुक़डील परिसरात फक्त तीन वाहने आणण्यासाठी परवानगी 
२०१६ या कालावधीमध्ये मुदत संपणाऱ्या तसेच नव्याने अस्तित्वात 

देण्यात येत असून तीन पेक्षा अधिक वाहने म. फुले चौक, पो . स्टे . 
आलेल्या ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक व रिक्त पदांच्या पोट -निवडणुकीचा 

हद्दीतील सर्वोदय मॉल, पहिला मजला, एपीएमसी मार्केटसमोर , बैलबाजार , 
कार्यक्रम जाहीर केला आहे . 

कल्याण प. व अंबरनाथ पो . स्टे . हद्दीतील पंचायत समिती सभागृह , 
आदर्श आचारसंहिता दिनांक २१ जुलै २०१६ रोजी मध्यरात्री ४ था मजला, नवीन प्रशासकीय भवन , अंबरनाथ येथील सदर 
१२- ०० पासून लागू झाली असून दिनांक ३ ऑगस्ट २०१६ पासून ते निवडणुकीचे नामनिर्देशन पत्रे देण्याच्या व स्वीकारण्याच्या कार्यालयाच्या 
दिनांक ९ ऑगस्ट २०१६ चे दरम्यान नामनिर्देशन पत्र देणे व स्वीकारणे ___ १०० मीटर परिसरात आणण्यास प्रतिबंध घालण्यात येत आहे . 
तसेच दिनांक १० ऑगस्ट २०१६ रोजी नामनिर्देशन पत्राची छाननी 

वरील आदेशाचे कोणीही व्यक्तिने उल्लंघन केल्यास अशा 
होऊन दिनांक १२ ऑगस्ट २०१६ रोजी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची 

व्यक्तीविरुद्ध भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ अन्वये कायदेशीर 
अंतिम तारीख, निवडणूक चिन्ह नेमून देणे , उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध कारवाई करण्यात येईल . 
करणे , मतदान केंद्राची यादी प्रसिद्ध करणे इ. कामकाज होणार आहे . 

सदर आदेश दिनांक ३ ऑगस्ट २०१६ रोजी ०० -१ पासून दिनांक १२ 
तसेचदिनांक २४ ऑगस्ट २०१६ रोजी मतदान होणार असून दिनांक 

ऑगस्ट २०१६ रोजी २४ -०० वा. पर्यंत अंमलात राहील . 
२६ ऑगस्ट २०१६ रोजी मतमोजणी व निकाल जाहीर करावयाची 

सदर आदेश शासकीय कर्तव्यावरील पोलीस अधिकारी व कर्मचारी 
प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. 

यांना तसेच शासकीय /निमशासकीय, निवडणूक कामाशी संबंधित 
अशा वेळी ठाणे पोलीस आयुक्तालय अंतर्गत म. फुले चौक पो . . 

शासकीय / निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना लागू होणार नाही . 
स्टे . हद्दीतील सर्वोदय मॉल, पहिला मजला, एपीएमसी मार्केटसमोर, 

सदर आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २ ऑगस्ट 
बैलबाजार, कल्याण प. या ठिकाणी कल्याण तालुका अंतर्गत ( १ ) 

२०१६ रोजी ठाणे येथे जारी करण्यात आला आहे . 
दहिवली अडीवली, ( २) मामणोली कोलम , ( ३) फळेगाव, ( ४ ) रूंद्रे 

आंबिवली , ( ५ ) उशिद आरोळे , ( ६ ) कोळणी कोलम या 
ग्रामपंचायतीकरिता व अंबरनाथ पो .स्टे. हद्दीतील पंचायत समिती सभागृह , ठाणे , 

आशुतोष डुम्बरे , 
४ था मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, अंबरनाथ येथे अंबरनाथ दिनांक २ ऑगस्ट २०१६ . पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर . 
तालुका अंतर्गत (१) मुळगाव , ( २) रहाटोली या ग्रामपंचायतीकरिता 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११ - १७, २०१६/ श्रावण २० - २६, शके १९३८ 


५ । 


दरम्यान उदा . प्रचार , सभा, रॅली प्रसंगी जवळ बाळगू नये. 

प्रत्येक शस्त्र परवानाधारकास आदेशापूर्वी नोटीस बजावणे शक्य 
नसल्याने कलम १४४(१ ) फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ अन्वये 
प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आला आहे. 
___ सदर आदेश ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील पोलीस उप आयुक्त , 
परिमंडळ-१, ठाणे अंतर्गत कळवा पो . स्टे. हद्दीतील ठाणे महानगरपालिका 
प्रभाग क्रमांक ५३अ व पोलीस उप आयुक्त , परिमंडळ - ५, वागळे 
इस्टेट अंतर्गत श्रीनगर पो . स्टे . हद्दीतील ठाणे महानगरपालिका प्रभाग 
क्र . ३२अ या प्रभाग क्षेत्रात दिनांक २ ऑगस्ट २०१६ रोजी ०० - ०१ वा . 
पासून ते दिनांक २९ ऑगस्ट २०१६ रोजीचे २४ - ०० वा . पर्यंत अंमलात 
राहील . 

उपरोक्त मनाई आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या शस्त्र 
परवानाधारकाविरुद्ध भारतीय दंड संहितेचे कलम १८८ नुसार कायदेशीर 
कारवाई केली जाईल . 

सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक १ ऑगस्ट 
२०१६ रोजी ठाणे येथे जारी करण्यात आला आहे . 


0295 


0 

0 
नो नामटेण 


ना 


ची छाननी 


आशुतोष डुम्बरे 
पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर . 


पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक विशा/ ठा .म.न. पा./पोटनिवडणूक / मानई आदश / ११ / २०१६ . 
ज्याअर्थी, अधिसूचनेनुसार राज्य निवडणूक आयोगाने, ठाणे 
महानगरपालिका प्रभाग क्र . ५३अ व ३२अ या रिक्त पदाच्या 
पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे . 
__ आदर्श आचारसंहिता दिनांक २८ जुलै २०१६ रोजी मध्यरात्री 
१२- ०० पासून लागू झाली असून दिनांक २ ऑगस्ट २०१६ पासून ते 
दिनांक ९ ऑगस्ट २०१६ चे दरम्यान नामनिर्देशन पत्र देणे व स्विकारणे 
तसेच दिनांक १० ऑगस्ट 
होऊन दिनांक १२ ऑगस्ट २०१६ रोजी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची 
अंतिम तारीख आहे . दिनांक १३ ऑगस्ट २०१६ रोजी निवडणूक चिन्ह 
नेमून देणे , उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणे, मतदान केंद्राची यादी प्रसिद्ध 
करणे इ. कामकाज होणार आहे. तसेच दिनांक २८ ऑगस्ट २०१६ 
रोजी मतदान होणार असून दिनांक २९ ऑगस्ट २०१६ रोजी मतमोजणी 
व निकाल जाहीर करावयाची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयात यापूर्वी वेगवेगळ्या 
पक्षांमध्ये राजकीय स्पर्धेपोटी वादविवाद होऊन वेगवेगळ्या निवडणुकीच्या 
संबंधात दखलपात्र व अदखलपात्र गुन्हे दाखल झालेले आहेत . ठाणे 
महानगरपालिका प्रभाग क्र . ५३अ व ३२अ पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने 
स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये आपसात भांडण- तंटे होऊन हातघाईवर येण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. अशा प्रसंगी एखाद्या गटाकडून / व्यक्तीकडून 
हत्त्याराचा दुरूपयोग होऊन गंभीर परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकरता येत नाही. त्याकरिता ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील 
निवडणुकीच्या कार्यक्षेत्रात शस्त्र परवानाधारक यांनी शस्त्रांची ने - आण 
करण्यास प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणे क्रमप्राप्त वाटते . 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थितीत मी , आशुतोष डुम्बरे, पोलीस 
आयुक्त , ठाणे शहर मला फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे 
कलम १४४ (१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील पोलीस उप आयुक्त , 
परिमंडळ-१, ठाणे अंतर्गत कळवा पो. स्टे. हद्दीतील ठाणे महानगरपालिका 
प्रभाग क्र . ५३अ व पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ - ५, वागळे इस्टेट 
अंतर्गत श्रीनगर पो . स्टे . हद्दीतील ठाणे महानगरपालिका प्रभाग 
क्र . ३२अ या प्रभाग क्षेत्रात शस्त्र परवानाधारक यांना शस्त्र ताब्यात 
ठेवण्यास व बाळगण्यास मनाई करण्यात येत आहे. तथापि छाननी 
समितीने ज्यांना सूट दिलेली आहे . त्या शस्त्र परवानाधारकांना हा 
मनाई आदेश लागू होणार नाही . 
__ यापुढे असेही आदेश देण्यात येत आहेत की , ज्या शस्त्र 
परवानाधारकांना या आदेशान्वये छाननी समितीने सूट दिलेली आहे, 
त्या परवानाधारकांनी आपली शस्त्रे निवडणुकीच्या कोणत्याही कार्यक्रमा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११ - १७, २०१६/ श्रावण २० - २६, शके १९३८ 


मारूती रोड, ठाणे येथील सदर पोटनिवडणुकीचेनामनिर्देशन पत्रे देण्याच्या 
व स्वीकारण्याच्या कार्यालयाच्या १०० मीटर परिसरात आणण्यास 
प्रतिबंध घालण्यात येत आहे . 

वरील आदेशाचे कोणीही व्यक्तीने उल्लंघन केल्यास अशा 
व्यक्तींविरुद्ध भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ अन्वये कायदेशीर 
कारवाई करण्यात येईल . 

सदर आदेश दिनांक २ ऑगस्ट २०१६ रोजी ०० -०१ पासून दिनांक 
१३ ऑगस्ट २०१६ रोजी २४ -०० वा . पर्यंत अंमलात राहील . 

सदर आदेश शासकीय कर्तव्यावरील पोलीस अधिकारी व कर्मचारी 
यांना तसेच शासकीय /निमशासकीय, निवडणुक कामाशी संबंधित 
शासकीय / निमशासकीय, अधिकारी / कर्मचारी यांना लागू होणार नाही . 

सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १ ऑगस्ट 
२०१६ रोजी ठाणे येथे जारी करण्यात आला आहे. 


आशुतोष डुम्बरे , 
पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर . 


पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

___ आदेश 
क्रमांक विशा / ठा.म.न.पा./ पोटनिवडणूक / मनाई आदेश/ १० / २०१६. 
ज्याअर्थी, अधिसूचनेनुसार राज्य निवडणूक आयोगाने , ठाणे 
महानगरपालिका प्रभाग क्र . ५३अ . व ३२अ या रिक्त पदाच्या 
पोट -निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे . 
__ आदर्श आचारसंहिता दिनांक २८ जुलै २०१६ रोजी मध्यरात्री 
१२-०० पासून लागू झाली असून दिनांक २ ऑगस्ट २०१६ पासून ते 
दिनांक ९ ऑगस्ट २०१६ चे दरम्यान नामनिर्देशन पत्र देणे व स्वीकारणे 
तसेच दिनांक १० ऑगस्ट २०१६ रोजी नामनिर्देशन पत्राची छाननी 
होऊन दिनांक १२ ऑगस्ट २०१६ रोजी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची 
अंतिम तारीख आहे . दिनांक १३ ऑगस्ट २०१६ रोजी निवडणूक चिन्ह 
नेमून देणे, उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणे , मतदान केंद्राची यादी प्रसिद्ध 
करणे इ. कामकाज होणार आहे . तसेच दिनांक २८ ऑगस्ट २०१६ 
रोजी मतदान होणार असून दिनांक २९ ऑगस्ट २०१६ रोजी मतमोजणी 
व निकाल जाहीर करावयाची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे . 

अशा वेळी ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील पोलीस उप आयुक्त, 
परिमंडळ -१ ठाणे अंतर्गत कळवा पो . स्टे . हद्दीतील ठाणे महानगरपालिका 
प्रभाग क्रमांक ५३अ व पोलीस उप आयुक्त , परिमंडळ - ५ , वागळे 
इस्टेट अंतर्गत श्रीनगर पोलीस स्टे . हद्दीतील ठाणे महानगरपालिका 
प्रभाग क्रमांक ३२अ या प्रभाग क्षेत्रात मधील पोट-निवडणुकीचेनामनिर्देशन 
पत्रे देण्याच्या व स्वीकारण्याच्या ठिकाणी नौपाडा पो. स्टे . हद्दीतील 
ठाणे महानगरपालिका वारकरी भवन , संत गजानन महाराज चौक , राम 
मारूती रोड , ठाणे येथे निवडणूक संबंधाने राजकीय पक्ष आपआपले 
शक्ती प्रदर्शन करण्यासाठी नामनिर्देशन पत्र दाखल करते वेळेस मोठ्या 
प्रमाणावर एकत्र येण्याची शक्यता आहे. सदर ठिकाणांच्या प्रांगणात 
कॉर्नर मिटींग, सभा , पत्रकार परिषद , इत्यादी सारखे कर्यक्रम निवडणक 
संबंधाने घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . त्यामुळे निवडणूक 
प्रक्रियेमध्ये अडथळा येऊन सदर ठिकाणची शांतता भंग होण्याची दाट 
शक्यता आहे , अशी माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, मी , आशुतोष डुम्बरे , पोलीस आयुक्त, ठाणे मला फौजदारी 
दंड प्रक्रिया संहिता कलम १४४( २) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार 
अशा ठिकाणांच्या कार्यालयाच्या १०० मीटर चहुबाजूकडील परिसरात 
कोणत्याही पक्षाचे/ संघटनेचे पदाधिकारी / कार्यकर्ते आणि प्रतिनिधी यांना 
निवडणूक संबंधाने सभा / बैठक / पत्रकार परिषद आदी कार्यक्रम घेण्यास 
प्रतिबंध करीत आहे. त्याचप्रमाणे नामनिर्देशन अर्ज दाखल करणाऱ्या 
उमेदवाराने उमेदवारी अर्ज दाखल करताना उमेदवार व त्याच्या सोबत 
दोन व्यक्ती यांनाच निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कक्षामध्ये 
प्रवेश देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास 
येणाऱ्या उमेदवारास नमूद ठिकाणच्या कार्यालयाच्या १०० मीटर 
चहुबाजूकडील परिसररात फक्त तीन वाहने आणण्याची परवानगी 
देण्यात येत असून तीन पेक्षा अधिक नौपाडा पो . स्टे . हद्दीतील ठाणे 
महानगरपालिका वारकरी भवन , संत गजानन महाराज चौक , राम 


जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय , ठाणे यांजकडून 

शुद्धिपत्र 
क्रमांक सामान्य / कक्ष- ४ / सेतू / एफ१४३३७६३४८७८८७. 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५ ( सन २०१५ चा महा. 
३१ ) च्या कलम ३( १ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , डॉ . महेंद्र 
कल्याणकर, जिल्हाधिकारी, ठाणे जिल्हा , याद्वारे उक्त अधिनियमाचे 
प्रयोजनार्थजिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिनस्त महसूल कार्यालयामार्फत 
नागरिकांना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा, नियत कालमर्यादा , 
पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम आणि द्वितीय प्राधिकारी या बाबीसंबंधी 
या कार्यालयाचे अधिसूचना समक्रमांक , दिनांक १३ जुलै २०१५ महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र, भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, गुरूवार ते 
बुधवार , जुलै १६ - २२ , २०१५ रोजी पृष्ठ क्र . ४५ ते ४७ वर प्रसिद्ध 
झाली असून सदर अधिसूचनेचे परिशिष्टामध्ये खालील प्रमाणे बदल 
अधिसूचित करीत आहे : 

परिशिष्टातील अनुक्रमांक २ येथील “ जातीचे प्रमाणपत्र ” ही लोकसेवा 
पुरविण्यासाठी विहित केलेली कालमर्यादा “ २१ (दिवस) " ऐवजी 
“ ४५ (दिवस ) ” असे वाचावे . 
ठाणे , 

डॉ . महेंद्र कल्याणकर, 
दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ . 

जिल्हाधिकारी, ठाणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११ - १७, २०१६ / श्रावण २० - २६, शके १९३८ 


७ 


(१ ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी , भाले, बंदुका , लाठ्या किंवा शारीरास इजा 
करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे . 

(२) दगड किंवा क्षेपणस्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणेकिंवा साधने 
जमा करणे . 

( ३ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 
( ४ ) सार्वजनिक रीतीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे 


इत्यादी . 


BY THE COLLECTOR OF THANE 

DISTRICT 

CORRIGENDUM 
No. GEN/ DESK-IV/ SETU/ F1433763487887 . 
In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 3 of the Moharashtra 
Right To Public Services Act, 2015 (Mah . XXXI 
of 2015 ), I, Dr. Mohedra Kalyankar, Collector 
of Thane District, a notification regarding the 
public services rendered by the office of the 
Collector through the subordinate Revenue 
offices, along with the stipulated time limits 
for providing public services , the Designated 
Officers , First Appellate Authorities and 
Second Appellate Authorities, as specified in 
the Schedule appended in Notification even 
No., dated July 13th 2015 which was published 
in Maharashtra Government , Part I , Konkan 
Division Suppliment , Thursday to Wednesday , 
July 16 -22 , 2015 on page 45 -47 is hereby 
partially revise as under : 
___ In Schedule shown at Sr . No . 2 “Caste 
Certificate ” time limit for Providing service 
should be read as “ 45 (days ) " instead of “ 21 
( days)”. 


( ५ ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे . 
( ६ ) सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील 
शांतता धोक्यात आणतील ,किंवा ज्यामुळे राज्यशासन उलथून पडेल अशी 
भाषणे, हावभाव , चित्रफलक , प्रदर्शित करणे . 

( ७ ) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा 
घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या आदेशान्वये 
मनाई करीत आहे . 


वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत : 

“ जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे,किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार 
कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल , किंवा ज्यास अधिकार प्रदान 
केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे. ” 

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत . 
( १ ) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 


( २ ) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 


( ३) सरकारी /निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले 


लोक . 


DR. MAHENDRA KALYANKAR , 

Collector, Thane. 
Thane , 
dated 1st August 2016 . 


( ४ ) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय . 

(५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी 
परवानगी दिलेल्या सभा /मिरवणुका . 

( ६ ) सर्व शासकीय /निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले 
ठिकाण . 


सदर मनाई आदेश दिनांक ४ ऑगस्ट २०१६ रोजी ०० -१० वाजेपासून 
दिनांक १८ ऑगस्ट २०१६ रोजी २४ - ०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील. वरील 
मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरूद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९५१ 
चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


ठाणे , 


आशुतोष डुम्बरे, 
पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर . 


दिनांक २ ऑगस्ट २०१६ . 


पोलीस आयुक्त ठाणे शहर यांजकडून 

मानाई आदेश 
क्रमांक विशा / मनाई आदेश / १५ / २०१६ . - ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस 
आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून 
महागाई, वीज भारनियमन , पाणीटंचाई व जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी 
मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने , घेराव, धरणे , सभा इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले 
जाण्याची शक्यता आहे. तसेच माहे ऑगस्ट २०१६ मध्ये दिनांक ७ ऑगस्ट 
२०१६ रोजी नागपंचमी , दिनांक १५ ऑगस्ट २०१६ रोजी स्वातंत्र दिन , 
दिनांक १७ ऑगस्ट २०१६ रोजी नारळी पौर्णिमा ( पतेती ) व दिनांक १८ 
ऑगस्ट २०१६ रोजी रक्षाबंधन असे सण साजरे होणार आहेत . 

त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था 
अबाधित राखण्यासाठी मी , आशुतोष डुम्बरे, पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर , 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९५१ चे कलम ३७( १ ) व ( ३ ) अन्वये 
जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११ -१७, २०१६ / श्रावण २० - २६, शके १९३८ 


आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेल्या जमीन 
मालकांनी व हितसंबंधीत असणाऱ्यांनी दाखविलेल्या कारणांचा व 
ज्यांनी स्वखुषीने जमिनी देण्यास लेखी स्वरुपात संमतीपत्र दाखल 
केलेली आहेत त्यांचा विचार करून महाराष्ट्र विकास अधिनियम , 
१९६१ चे कलम ३२( २) अन्वयें या जमिनी संपादन करण्याचा निर्णय 
उपविभागीय अधिकारी, माणगांव विभाग , माणगांव यांनी घेतला आहे ; 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९६१ चे कलम 
३२ (१) चा वापर करुन अनुसूचित नमूद केलेल्या जमिनी उपरोक्त 
कारणासाठी संपादित केल्या असून त्याबाबत उप विभागीय अधिकारी , 
माणगांव विभाग, माणगांव ही नोटीस प्रसिद्ध करत आहेत . 

___ अनुसूची 

पाणसई औद्योगिक क्षेत्र 
जिल्हा रायगड, तालुका माणगाव , गाव निळज 
अ . क्र . स.नं ./ गट नं . हिस्सा नं . एकूण क्षेत्र 
__ (१) ( २) ( ३ ) 

( ४ ) 
( हे . आर ) 
० .०८० 


9 


० . १०१ 


०. २३० 


4 


उप विभागीय अधिकारी , माणगाव यांजकडून , 
क्रमांक उविअमा - भूसं / कात-२ / एस आर ६६/ २०१२ . -ज्याअर्थी , 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ ( १९६२ चा महा. तीन ) 
चे कलम एक , पोट -कलम ( ३ ) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक 
९ डिसेंबर २०११ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र , भाग चार - ब , 
पृष्ट क्र . ८ ते ११ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक ९ डिसेंबर 
२०११ ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र . 
आयडीसी / २०११/ प्र. क्र . ३०७ / उ-१४, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचित विनिर्दिष्ट करण्यात 
आलेल्या क्षेत्रात डिसेंबर, २०११ महिन्याच्या ९व्या दिवसापासून अंमलात 
येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे ; 
__ आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचेप्रकरण ६ ज्या क्षेत्रात लागू 
करण्यात आले आहे व त्या सोबतच्या परिशिष्टात नमुद केलेल्या 
जमिनी समाविष्ट आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३२ अन्वये ज्या 
क्षेत्रात उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ लागू करण्यात आले आहे . 
त्या क्षेत्रातील जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास औद्योगिक 
किंवा उपरोक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी संपादन करण्यास 
अधिकार महाराष्ट्र शासनास प्रधान केले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाचे 
आयडीसी / १८९२ ( १७४४१ ) उद्योग १४ , दिनांक ११ जून १९९३ 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या 
उद्योग , उर्जा व कामगार विभागाचे आयडीसी / २१०६ / ( ४८५) / 
उ-१४, दिनांक १० नोव्हेंबर २००६ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
अधिनियम , १९६२ च्या नियम २८ ने जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेले 
उपरोक्त नियमाची कलमे ३२, ३६ व ३८ चे अधिकार आणि नियमाचे 
कलम २( क ) अन्वये उप विभागीय अधिकारी, माणगाव विभाग , माणगाव 
यांना कार्यान्वित करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत आणि 
ज्याअर्थी सोबतच्या परिशिष्टात नमुद केलेल्या क्षेत्राची महामंडळास 
नियोजित दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर अंतर्गत दिघी पोर्ट प्रकल्प 
पाणसई औद्योगिक क्षेत्रासाठी जमिनी संपादन करण्याची जरुरी आहे, 
असे उप विभागीय अधिकारी, माणगाव विभाग माणगाव यांना वाटते ; 

आणि ज्याअर्थी, सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( डीएमआयसी ) 
मऔविम , मुंबई-९३, यांनी त्यांचेकडील पत्र जा. क्र . मऔविम /व्यवस्थापक 
( भूसं) / B ८२१४८ / २०१६, दिनांक १४ जून २०१६ अन्वये महाराष्ट्र 

औद्योगिक विकास महामंडळाने ज्या गावांमध्ये ५० % पेक्षा जास्त 
संमती आहे तेथील शासनाच्या मंजुरीनुसार संपूर्ण ३२(१) च्या अधिसूचना 
प्रसिद्ध करणेबाबत मा . जिल्हाधिकारी सो ., रायगड यांना कळविले 
आहे ; 


० .०८० 


११० 


० . १७० 


wrmx3w9vor- 


११२ 


० .१०४ 


११३ 


१.९७० 


११४ 


० . १८० 


१२६ 


० .०५० 


१२७ 


१. ५३० 


१३५ 


० .०४० 


१३९ 


० . ६८० 


० .१८० 


१४२ 
१४४ 


० . ३१० 


१४५ 


० . ३६० 


2 


१४८ 


१ .८६६ 


१४९ 


० . ११० 


१५४ 


०. १९० 


-28. 


१५६ 
१६६ 


० . ६७० 
० . २३८ 


१७२ 


० . १४७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११- १७, २०१६/ श्रावण २० - २६, शके १९३८ 


९ 


अनुसूची - चालू 


अनुसूची - समाप्त . 

( ३ ) 


( ४ ) 


(१ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( हे . आर ) 
०. २४० 


( हे . आर ) 

० . १९० 


१८१ 


२६१ 


१८२ 


० .०६० 


२६४ 
२६७ 


१८३ 


० . ४२० 


२८२ 


० . ५५० 
०. २०० 
० . १२० 
०. ४६० 
० . १५० 


१८६ 


० . २४७ 
० . ७९० 


२८३ 


१८७ 


२८४ 


१८८ 


० . २५० 


२८५ 


० .९०० 


१९० 


० . ६६० 


२८६ 
२८८ 


१९२ 


० . ५४५ 


१९४ 


० .५४५ 


२९७ 


० .०४० 
०. १०० 
० .०९० 
०. ०९० 
० .१६० 
०.०७० 


१९५ 


१. ३४० 
० .९६५ 


२९८ 
२९९ 


१९७ 


१९८ 


३०० 


० .८४५ 


३०२ 


० . २६० 


१९९ 


० . ६९० 


३०४ 


० . २८० 


२०० 


० . ६०० 


३०५ 


२०१ 


१ . ५९० 


० . २७० 
० . १८० 


३०७ 


२०२ 


१ . ७५० 


३०८ 


० . ४३० 


२०३ 


१ .८०० 


३०९ 


२०४ 


४ . ४५० 


३११ 


० . ३१० 
० . ११५ 
० . ७९० 


२०५ 


४ . ५५० 


३१२ 


२०६ 


१ . २४० 


३१७ 


० .०३० 


२०८ 


२ . ४८० 


३१९ 


० . ४७० 


२१० 


३२२ 


० .१२० 


० . ७२३ 
० .१८० 


२१३ 


३२४ 


२१७ 


० . ३३० 


३२८ 


० . ७५५ 
० .१२० 
० . ३८० 


३२९ 


० .०७० 


३३१ 


० . ४३० 


२३४ 
२३५ 


० . २२० 
० .०६० 


३४४ 


० . ६४० 


३४५ 


० . ८०० 


२३६ 


० . १२० 


२४२ 


० .०७६ 
०.१३७ 


२४४ 


२५० 


० . १७० 


२५८ 


० .१२० 


ठिकाण : माणगाव , 
दिनांक ४ ऑगस्ट २०१६ . 


विश्वनाथ वेटकोळी , 
उप विभागीय अधिकारी , 
माणगाव विभाग , माणगाव . 


२६० 


० .०५० 


भाग एक ( को.वि.पु.) – २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११ - १७, २०१६/ श्रावण २० - २६, शके १९३८ 


आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचीत नमूद केलेल्या जमीन मालकांनी 
व हितसंबंधित असणाऱ्यांनी दाखविलेल्या कारणांचा व ज्यांनी स्वखुषीने 
जमिनी देण्यास लेखी स्वरूपात संमतीपत्र दाखल केलेली आहेत त्यांचा 
विचार करून महाराष्ट्र विकास अधिनियम , १९६१ चे कलम ३२( २ ) 

अन्वये या जमिनी संपादन करण्याचानिर्णय उप विभागीय अधिकारी , 
माणगांव विभाग, माणगांव यांनी घेतला आहे . 
____ त्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम 
३२(१ ) चा वापर करून अनुसूचीत नमूद केलेल्या जमिनी उपरोक्त 
कारणासाठी संपादित केल्या असून त्याबाबत उप विभागीय अधिकारी , 
माणगांव विभाग, माणगांव ही नोटीस प्रसिद्ध करत आहेत . 

अनुसूची 

पाणसई औद्योगिक क्षेत्र 
जि . रायगड, ता . माणगांव, गाव कोशिंबळे त . निजामपूर 


अ . क्र . 


स . नं ./ गट नं . 


हिस्सा नं . 


एकूण क्षेत्र 

( ४ ) 


उप विभागीय अधिकारी, माणगांव यांजकडून 
क्रमांक उविअमा - भूसं / कात -२ / एसआर- ९५ / २०१२. - ज्याअर्थी, 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ ( १९६२ चा महा. तीन ) 
चे कलम एक , पोट - कलम ( ३ ) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक 
९ डिसेंबर २०११ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र , भाग चार - ब , 
पृष्ठ क्र . ३६ ते ४० वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक ९ डिसेंबर 
२०११ ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र . 
आयडीसी/ २०११/प्र. क्र . ३०७ / उ-१४, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट करण्यात 
आलेल्या क्षेत्रात डिसेंबर , २०११ महिन्याच्या ९व्या दिवसापासून अंमलात 
येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ ज्या क्षेत्रात लागू 
करण्यात आले आहे व त्या सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या 
जमिनी समाविष्ट आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३२ अन्वये ज्या 
क्षेत्रात उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ लागू करण्यात आले आहे . 
त्या क्षेत्रातील जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास औद्योगिक 
किंवा उपरोक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी संपादन करण्यास 
अधिकार महाराष्ट्र शासनास प्रदान केले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभागाचे क्र . आयडीसी/ १८९२ ( १७४४१ )/ उद्योग- १४, दिनांक ११ 

जून १९९३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र 
शासनाच्या उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभागाचे क्र . आयडीसी / २१०६ / 
( ४८५)/ उ- १४ , दिनांक १० नोव्हेंबर २००६ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास अधिनियम , १९६२ च्या नियम २८ ने जिल्हाधिकारी यांना प्रदान 
केलेले उपरोक्त नियमाची कलमे ३२, ३६ व ३८ चे अधिकार आणि 
नियमाचे कलम २( क ) अन्वये उप विभागीय अधिकारी , माणगांव 
विभाग, माणगांव यांना कार्यान्वित करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले 

आहेत आणि ज्याअर्थी सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या क्षेत्राची 
महामंडळास नियोजित दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर अंतर्गत दिघी 
पोर्ट प्रकल्प पाणसई औद्योगिक क्षेत्रासाठी जमिनी संपादन करण्याची 
जरुरी आहे, असे उप विभागीय अधिकारी, माणगांव विभाग , माणगांव 
यांना वाटते ; 
___ आणि ज्याअर्थी, सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( डीएमआयसी ) 
मऔविम , मुंबई- ९३, यांनी त्यांचेकडील पत्र जा . क्र . मऔविम / 
व्यवस्थापक ( भूसं )/ B८२१४८ / २०१६, दिनांक १४ जून २०१६ अन्वये 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने ज्या गावांमध्ये ५० % पेक्षा 
जास्त संमती आहे तेथील शासनाच्या मंजुरीनुसार संपूर्ण ३२ (१) च्या 
अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत मा . जिल्हाधिकारी सो ., रायगड यांना 
कळविले आहे ; 


( हे . आर ) 
० . १७८ 
० .५९० 
० . ०९९ 
०. २४६ 
० .०३० 


० . १०६ 


०. ०२० 


MG 


० . ०४३ 


० . ११७ 


० . ०८९ 


० .०२३ 


० .०२८ 


00 


१ पैकी 


० . १४६ 


२अ 


० . ३१६ 


२ब पैकी 


० . ०९५ 


० . ४५० 


० . २२१ 


१८ 


११ 


० . २९२ 


० . ५५४ 


० . ५४२ 


० . १८० 


2 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११- १७, २०१६/ श्रावण २० - २६, शके १९३८ 


११ 


अनुसूची - चालू 

( ३) 


अनुसूची - चालू 

( ३) 


(२) 


( ४ ) 


(१ ) 


( ४ ) 


( हे . आर ) 


( हे . आर ) 


U 


० .१३४ 


० .०४५ 


०.३६५ 


०. ४०२ 


० . २५२ 


० . ४५६ 


० . ०१० 


० .०५८ 


० . १५८ 


० .०३० 


० . १८८ 


० .०७६ 


w 


० . ५८५ 


० .०७३ 


W 


w 


० . ०६० 


० .०५३ 


W 


०. १८० 


० .०३३ 


० . ०३० 


< 


० .०४३ 


० .०४३ 


० .०४८ 


० . २०७ 


< 


० . १६७ 


० . १०४ 


४४ 


० .१७९ 


० . १६४ 


४४ 


० .००५ 


० .०६६ 


६५ 


४४ 


० .००८ 


in 


१ . २७६ 


६६ 


० . ०९० 


m 


० .०२० 


६७ 


४८ 


० . १२० 


m 


० .०१५ 


६८ 


४८ 


० . ४२० 


x 


० . ००८ 


६९ 


० . ७०० 


x 


० .०५८ 


० . १५० 


x 


० .०८१ 


० . ४०० 


x 


० . ००२ 


० . २६० 


४४ 


० . २१० 


० . ६२० 


० .०४८ 


७४ 


० .५४० 


० .०३८ 


७५ 


० . ४३० 


४७ 


० . ५१६ 


७६ 


१अ पैकी 


० . ४०० 


०. २८३ 


७७ 


० . ४५० 


४८ 
४९ 


३७ 
३७ 


० . ०९६ 


७८ 


० . ०१० 


५० 


० 


०.१२९ 


७९ 


५१ 


w 


७० 


० . ०८० 


भाग एक ( को .वि .पु.) – २अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११ -१७, २०१६ / श्रावण २० - २६, शके १९३८ 


अनुसूची - समाप्त . 


(१) 


(२) 


अनुसूची - चालू 

(३) 


(४) 


( हे . आर ) 


( हे. आर ) 


४ब 


० .९९५ 


१०८ 


० .०८० 


०.१८० 


१०९ 


४अ / १ 


० . ४२५ 


११० 


___ ६ पैकी 


० . ४०० 


० . ४२५ 


४अ/ २ 
४ब / १ 


१११ 


० . ४५० 


२ 


० . २४० 


११२ 


४ब / २ 


० . ४०० 


२ . ७५० 


११३ 


४अ पैकी 


० . ५९० 


० . ०१० 


११४ 


२ब 


२.०२० 


___ 


० . ११० 


११५ 


६ पैकी 


० . ६५० 


८७ 


१ब / १ब 


० . ४०० 





११६ 


० . ३०० 


१ / ब / २ 


० . २०० 


११७ 


० . २०० 


३ब 


१ . २२० 


११८ 


०. १३० 


३ क 


१. २२० 


११९ 


० .१०० 


३ड पैकी 


० . ६१० 


१२० 


११अ 


० . ०३५ 


१२१ 


११ब 


० . ०१५ 


० .१७० 


१२२ 


१२ 


० . ५७० 


० . ३०० 


१२३ 


७३ 


० .५७० 


० .१५० 





१२४ 


० . १०० 


० . ०४० 


० . ०६० 


०. ११० 


माणगांव , 
दिनांक ४ ऑगस्ट २०१६ . 


विश्वनाथ वेटकोळी, 
उप विभागीय अधिकारी , 
माणगांव विभाग, माणगांव . 


१ .८७० 


० . २०० 


१०० 


० .०२० 


१०१ 


१०अ 


१. ६५० 


१०२ 


१०ब 


१ . ६५० 


१०३ 


१ . ३४० 


१०४ 


१ .१२० 


१०५ 


W००mu 


० .०६१ 


१०६ 


० .०९० 


१०७ 


० . २६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११ - १७, २०१६ / श्रावण २० - २६, शके १९३८ 


१३ 


आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेल्या जमीन मालकांनी 
व हितसंबधीत असणाऱ्यांनी दाखविलेल्या कारणांचा व ज्यांनी स्वखुषीने 
जमिनी देण्यास लेखी स्वरुपात संमतीपत्र दाखल केलेली आहेत त्यांचा 
विचार करून महाराष्ट्र विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम ३२( २ ) 
अन्वये या जमिनी संपादन करण्याचा निर्णय उप विभागीय अधिकारी , 
माणगाव विभाग, माणगाव यांनी घेतला आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम 
३२(१ ) चा वापर करून अनुसूचित नमूद केलेल्या जमिनी उपरोक्त 
कारणासाठी संपादित केल्या असून त्याबाबत उप विभागीय अधिकारी . 
माणगाव विभाग, माणगाव ही नोटीस प्रसिद्ध करत आहेत . 

__ अनुसूची 

पाणसई औद्योगिक क्षेत्र 
गाव कालवण, तालुका माणगाव , जिल्हा रायगड , 
अ. क्र . स . नं . / गट नं . हिस्सा नं . एकूण क्षेत्र 
____ (१ ) (२ ) ( ३) ( ४ ) 

( हे . आर ) 
० . २३० 


- 


- 


० . १६० 


उप विभागीय अधिकारी, माणगाव यांजकडून 
क्रमांक उविअमा - भूसं / कात-२ / एस आर ९८ / २०१२. - ज्याअर्थी, 

आई 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा. तीन ) 
चे कलम एक , पोट- कलम ( ३ ) अन्वये काढण्यात आलेली व 
दिनांक ९ डिसेंबर २०११ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात , भाग 
चार ब पृष्ठ क्र . ३१ ते ३५ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक ९ 
डिसेंबर २०११ ची शासकीय अधिसूचना , उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग क्र . आयडीसी / २०११/ प्र . क्र . ३०७ / उ - १४ , उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचित विनिर्दीष्ट करण्यात 
आलेल्या क्षेत्रात डिसेंबर , २०११, महिन्याच्या ९व्या दिवसापासून अंमलात 
येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ ज्या क्षेत्रात लागू 
करण्यात आले आहे व त्या सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या 
जमिनी समाविष्ट आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३२ अन्वये ज्या 
क्षेत्रात उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ लागू करण्यात आले आहे. त्या 
क्षेत्रातील जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास औद्योगिक 
किंवा उपरोक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी संपादन करण्यास 
अधिकार महाराष्ट्र शासनास प्रदान केले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाचे 
आयडीसी/१८९२ (१७४४१) उद्योग , १४, दिनांक ११ जून १९९३ 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या 
उद्योग , उर्जा व कामगार विभागाचे आयडीसी / २१०६ / ( ४८५) / 
उ-१४, दिनांक १० नोव्हेंबर २००६ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
अधिनियम, १९६२ च्या नियम २८ ने जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेले 
उपरोक्त नियमाची कलमे ३२ , ३६ व ३८ चे अधिकार आणि नियमाचे 
कलम २( क ) अन्वये उप विभागीय अधिकारी, माणगाव विभाग, माणगाव 
यांना कार्यान्वित करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत आणि 
ज्याअर्थी, सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या क्षेत्राची महामंडळास 
नियोजित दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर अंतर्गत दिघी पोर्ट प्रकल्प 
पाणसई औद्योगिक क्षेत्रासाठी जमिनी संपादन करण्याची जरूरी आहे, 
असे उप विभागीय अधिकारी, माणगाव विभाग, माणगाव यांना वाटते ; 

आणि ज्याअर्थी, सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( डीएमआयसी ) 
मऔविम , मुंबई-९३, यांनी त्यांचेकडील पत्र जा . क्र . मऔविम / व्यवस्थापक 
( भूसं )/ B८२१४८ / २०१६, दिनांक १४ जून २०१६ अन्वये महाराष्ट्र 
औद्योगिक विकास महामंडळाने ज्या गावांमध्ये ५० % पेक्षा जास्त संमती 
आहे तेथील शासनाच्या मंजुरीनुसार संपूर्ण ३२(१ ) च्या अधिसूचना 
प्रसिद्ध करणेबाबत मा . जिल्हाधिकारी, सोो . रायगड यांना कळविले 
आहे ; 


० . ३३२ 
०. २१३ 
० . ५२६ 


Gm< 


० . २६० 


० . ०६० 


० . ४६० 


पैकी 
पैकी 
पैकी 
पैकी 
पैकी 
पैकी 


० .२३० 
० . ३६० 


० . ४९० 


पैकी 


० . ४४० 


w 


० . २०५ 


W 


W 


पैकी 


& 


पैकी 


० . २७८ 
० . २२० 
० .५५० 
०.१२० 
०.२५० 
० . २०० 
० . २६४ 


श्क 


२अ 


० . २६० 


० . २८९ 


० .०२३ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११ -१७, २०१६ / श्रावण २० - २६, शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 

(३) 


अनुसूची - चालू 


(१) 


( २) 


( ४) 
( हे . आर ) 


__ ( १ ) 


( ४ ) 


( हे. आर ) 


० . ४९३ 


१३८ 


१२७ 


० . ३०० 


३ ब / १ 
३ब / २ 


१३८ 
१३८ 


० . २२० 
० . २६० 
०. १५० 
० . ३८० 


१२७ 


० . ३०० 


१२७ 


३ब / ५ 


० . ३०० 


१३८ 


१२७ 


३ब / ६ 


० . ३०० 


० . २६० 


१२७ 


१३८ 
१३८ 


३ब / ७ 


० . ३०० 


० . १८० 
०. २५० 


१२७ 


३ब / ८ 


० . ३०० 


१३८ 


१२७ 


३ब / ९ 


० . ३०० 


१३८ 


० . ६३० 


१२८ 


१ + २ 


३. ६५० 


१३८ 


० . २०० 


१२८ 


४ अ 


० . ५०० 


१३८ 


० . १८० 


१२८ 


४ब 


० . ५०० 


१३९ 


१२८ 


४ड 


० . ५०० 


اسة 


० . ४०० 
०. ४७० 
४ . ००० 


१२८ 


५अ 


० . ५०० 


لة 


५ ( पैकी ) 


१२८ 


५ड 


० . ५०० 


سة 


१ . ५६० 


१२८ 


६अ 


० . ५०० 


१३९ 


७ (पैकी) 


० . ३३४ 


१२८ 


६ब 


१३९ 


० . २२० 


० . ५०० 
० . ५०० 


१२८ 


६क 


१४० 


० 


६ड 


०. ५०० 


१४२ 


० 


१२८ 
१२८ 


१ .०२० 
० .३०० 
० . ३१० 


७ 


० . ६६० 


१४४ 


१२८ 


७क 


० . ६७० 


१४५ 


- 


० . १२० 


१२८ 


८अ 


० .५०० 


१४५ 


- 


१२८ 


८ब 


० . ५०० 


१४५ 


० .०७० 
० . १६८ 
० .०६० 


-- 


१२८ 


८क 


० . ५०० 


१४५ 


१२८ 


०. ५०० 


१४५ 


- 


० .०२० 


१२८ 


० . ५०० 


१४५ 


१२८ 


० . ५०० 


१४७ 


० .००२ 
० . ३३० 
० . ४६० 


< 


१. ६०० 


१४८ 


- 


१२९ 
१२९ 


m 


१ . ६०० 


१४८ 


- 


० . ५८० 


१२९ 


१. ६०० 


१४८ 


< 


6 


० . २०० 


१३० 


: 


० 


४ . ६५० 


० . २३० 


१४८ 
१४८ 


१३५ 


१.०३० 


० . १९० 


१३५ 


१ . ११० 


१४८ 


० . ४५० 


१३५ 


१ब ( पैकी ) 

२ब / २ 
रब / ३ 
४ (पैकी ) 
४ 


१.११० 


१४८ 


K 


१३५ 


१. ६६० 
००६० 


१४८ 
१४९७ 


० .०९० 
० .४७० 
०३२० 


५८ 


१३७ 


९३ 


G 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११- १७, २०१६/ श्रावण २० - २६, शके १९३८ 


१५ 


अनुसूची - चालू 

( ३ ) 


अनुसूची - समाप्त . 
(२) 


__ (१) 


( २) 


( ४ ) 


(१) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( हे . आर ) 


( हे . आर ) 
० . २२० 


१४९ 


१२७ 


१५५ 


० . ७१० 


१४९ 


० . २७० 


१२८ 


१५७ 


३अ 


० .०५० 


VM०० 


१५२ 


१. ५२० 


१२९ 


१५७ 


३ड / ३ 


० . ४२० 


१५३ 


० . १२० 


१३० 


१५७ 


५अ 


० . २८० 


१५३ 


० . ४१० 


१३१ 


१५७ 


११अ 


१.१४८ 


१५३ 


० . ११० 


१३२ 


१६० 


१.०६० 


१५२ 


orm 


० . २४० 


१३३ 


१६० 


mmx52 


० . ३०० 


० . ३६० 


१३४ 


१६० 


० . १८० 


० . ४६५ 


o 


१३५ 


१६० 


० . ३५० 


१५३ 


० . ४६५ 


१३६ 


१६० 


०. ०८० 


० . ६०० 


१३७ 


१०५ 


१५३ 


१६० 


- 


० . ०३० 


० . ०५० 


१०६ 


१५३ 


९ब / १ 


० . ३२६ 


१३८ 


१६० 


१२ / अ 


० .०२५ 


१०७ 


१० 


० . १९० 


१३९ 


१६० 


१२ / ब 


०. ०२५ 


१०८ 


اک د 


० . २८० 


१४० 


१६० 


० . ६०० 


१०९ 


१५३ 


१३अ / १ 


० .४७० 


१४१ 


१६० 


० . १०० 


११० 


१५३ 


१३ब / १ 


० . ३१० 


१४२ 


१६० 


०.०६० 


१५३ 


१४ अ 


० . ६४० 


१४३ 


१६० 


१६अ 


० .०३० 


w 


११२ 


१५३ 


१४ड 


० . ४२० 


१४४ 


१६० 


१६ब 


० . ०३० 


W 


११३ 


१४ई 


० . २२० 


१४५ 


१६० 


० . १५० 


११४ 


الله 


१५ 


० .०५० 


१४६ 


१६० 


० . १४० 


११५ 


१५३ 


له 


१६अ 


० .०६० 


१४७ 


१७२ 


० . ३७८ 


११६ 


१५३ 


१६ब 


० . १९० 


१४८ 


१७३ 


० .०६१ 


११७ 


१५४ 


or 


२.८२० 


१४९ 


१७४ 


० .०६३ 


११८ 


१५५ 


० . ६९० 


१५० 


१७४ 


० .०७७ 


१५५ 


२ .०७० 


१५१ 


१७७ 


० . ०९९ 


१२० 


१५५ 


० . ६७० 


__ १५२ 


१७९ 


० .०५५ 


१२१ 


१५५ 


१.८७० 


१२२ 


१५५ 


२. २३० 


१२३ 


१५५ 


१ .५८० 


3r9or 


१२४ 


१५५ 


१ .०४० 


१२५ 


१५५ 


० . ६९० 
०. ६८० 


माणगाव , 
दिनांक ४ ऑगस्ट २०१६. 


विश्वनाथ वेटकोळी , 
उप विभागीय अधिकारी , 
माणगाव विभाग, माणगाव. 


१२६ 


१५५ 


११ 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११ -१७, २०१६ / श्रावण २० - २६, शके १९३८ 


१२५ 


१२७ 


उप विभागीय अधिकारी, माणगाव यांजकडून , 

आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेल्या जमीन मालकांनी 
क्रमांक उविअमा- भूसं / कात- २ / एस आर ६४ / २०१२ . ज्याअर्थी, व हितसंबधीत असणाऱ्यांनी दाखविलेल्या कारणांचा व ज्यांनी स्वखुषीने 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा. तीन ) । जमिनी देण्यास लेखी स्वरुपात संमतीपत्र दाखल केलेली आहेत त्यांचा 
चे कलम एक , पोट - कलम (३ ) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक 

विचार करून महाराष्ट्र विकास अधिनियम , १९६१ चे कलम ३२ ( २ ) 
९ डिसेंबर २०११ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र , भाग चार- ब , अन्वये या जामनी सपादन करण्याचा निर्णय उप विभागीय अधिकारी , 
पृष्ठ क्र . १ ते ४ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक ९ डिसेंबर 

माणगांव विभाग, माणगाव यांनी घेतला आहे ; 
२०११ ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग त्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम 
क्र . आयडीसी/ २०११/प्र. क्र . ३०७/ उ-१४, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण ३२(१ ) चा वापर करून अनुसूचित नमूद केलेल्या जमिनी उपरोक्त 
सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचित विनिर्दिष्ट करण्यात कारणासाठी संपादित केल्या असून त्याबाबत उप विभागीय अधिकारी , 
आलेल्या क्षेत्रात डिसेंबर , २०११ महिन्याच्या ९व्या दिवसापासून अंमलात 

___ माणगांव विभाग माणगाव ही नोटीस प्रसिद्ध करत आहेत . 
येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे ; 

अनुसूची 
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ ज्या क्षेत्रात लागू 

पाणसई औद्योगिक क्षेत्र 
करण्यात आले आहे व त्यासोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या 

जिल्हा रायगड, तालुका माणगांव, गाव घोटवल 
जमिनी समाविष्ट आहेत ; 

अ . क्र . स . नं . / गट नं . हिस्सा नं . 

एकूण क्षेत्र 
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३२ अन्वये ज्या 

( ४ ) 
क्षेत्रात उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ लागू करण्यात आले आहे . 

( हे. आर ) 
त्या क्षेत्रातील जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास औद्योगिक 

० .११० 
किंवा उपरोक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी संपादन करण्यास 

० . २६० 
अधिकार महाराष्ट्र शासनास प्रधान केले आहेत ; 

१३१ 

० . १०० 
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग , ऊर्जा व कामगार 
विभागाचे आयडीसी / १८९२ (१७४४१) उद्योग , १४, दिनांक ११ जून 

० .०९० 
१९९३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र 

१३४ 

० . १०० 
शासनाच्या उद्योग , उर्जा व कामगार विभागाचे आयडीसी / २१०६ / 

०.१०० 
( ४८५) / उ-१४, दिनांक १० नोव्हेंबर २००६ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक 

१४० 

० . २०० 
विकास अधिनियम , १९६२ च्या नियम २८ ने जिल्हाधिकारी यांना प्रदान 

० . २०० 
केलेले उपरोक्त नियमाची कलमे ३२, ३६ व ३८ चे अधिकार आणि 
नियमाचे कलम २( क ) अन्वये उप विभागीय अधिकारी, माणगाव 

१४२ 

० .१७० 
विभाग, माणगाव यांना कार्यान्वित करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले 

१४३ 

० . ३०० 
आहेत आणि ज्याअर्थी सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या क्षेत्राची 

१४४ 

० . १५० 
महामंडळास नियोजित दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर अंतर्गत दिघी 

१४७ 

० .८७० 
पोर्ट प्रकल्प पाणसई औद्योगिक क्षेत्रासाठी जमिनी संपादन करण्याची 

१४९ 

०. ६३० 
जरुरी आहे , असे उप विभागीय अधिकारी , माणगाव विभाग , माणगाव 
यांना वाटते ; 

१५० 
आणि ज्याअर्थी, सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी (डीएमआयसी ) 

० . ०४० 
मऔविम , मुंबई - ९३, यांनी त्यांचेकडील पत्र जा . क्र . मऔविम / 

१५४ 

० . ५१० 
व्यवस्थापक ( भूसं )/ B८२१४८ / २०१६, दिनांक १४ जून २०१६ अन्वयें 

०. ११० 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने ज्या गावांमध्ये ५० % पेक्षा 

० . १२० 
जास्त संमती आहे तेथील शासनाच्या मंजुरीनुसार संपूर्ण ३२ (१) च्या 

१५९ 

०. ३२० 
अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत मा. जिल्हाधिकारी सो ., रायगड यांना 
कळविले आहे ; 

० .०५० 


१३२ 


१३६ 


१४१ 


० .०७० 


१५२ 


१५५ 


१५६ 


१६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११ - १७, २०१६ / श्रावण २० - २६, शके १९३८ 


(१) 


अनुसूची - चालू 
(२) 


अनुसूची - समाप्त . 
(२) ( ३) 


( ३ ) 


____ (१) 


( ४ ) 


( हे . आर ) 


( हे . आर ) 

०. १३० 


१६१ 


२४३ 


० . ४८० 


१६३ 


०.०४० 


२४७ 


०.५७० 


१६४ 


० .०७० 


२५० 


० . ११० 


१६६ 


१ पैकी 


१ .०७० 


२५२ 


० .०५० 


१६६ 


० . २२० 


२५३ 


० .१०० 


१६७ 


० . २०० 


२५६ 


० .२३० 


१६८ 


० . १८० 


२५९ 


० . २५० 


१९५ 


पैकी 


१ .०७० 


२६३ 


०.०८० 


१९८ 


० . ११० 


२६६ 


० . ४१० 


२०४ 


० .०७० 


२६८ 


० . ०९० 


२१० 


० . ४०० 


२७० 


० . ४३० 


२१३ 


३ . ६९० 


२७२ 


१. ३८० 


२१४ 


२. ५९० 


२७४ 


० . ७८० 


२१६ 


० . २१० 


२७७ 


० . ७८० 


२१६ 


० . २१० 


२७८ 


० . २४० 


२२० 


० . ७३० 


२७९ 


० . ४१० 


२२१ 


० . २७० 


२८० 


० . ६७० 


२२२ 


० .८८० 


२८२ 


० .०६० 


२२४ 


० .०४० 


२८८ 


० . ४९० 


२२५ 


० . ७१० 


२८९ 


० .१३० 


२२६ 


० . ०९० 


२९१ 


पैकी 
० 


०.७८८ 
०. १८० 


२३१ 


० . २८० 


__ ७२ 


२९२ 


२३२ 


० . ४२० 


२३३ 


० . २७० 


२३४ 


० .०७० 


२३७ 


पैकी 


० . २३५ 


२३९ 


पैकी 


१ . २१० 


२४० 


० 


०. २९० 


ठिकाण : माण्गाव , 
दिनांक ४ ऑगस्ट २०१६. 


विश्वनाथ वेटकोळी, 
उप विभागीय अधिकारी, 
माणगाव विभाग, माणगाव. 


२४१ 


० . ०९० 


२४२ 


० . ४८० 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११ -१७, २०१६ / श्रावण २० - २६, शके १९३८ 


आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेल्या जमीन मालकांनी 
व हितसंबंधित असणाऱ्यांनी दाखविलेल्या कारणांचा व ज्यांनी स्वखुषीने 
जमिनी देण्यास लेखी स्वरूपात संमतीपत्र दाखल केलेली आहेत त्यांचा 
विचार करून महाराष्ट्र विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम ३२(२ ) 
अन्वये या जमिनी संपादन करण्याचा निर्णय उप विभागीय अधिकारी , 
माणगाव विभाग , माणगाव यांनी घेतला आहे ; 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम 
३२ (१) चा वापर करून अनुसूचित नमूद केलेल्या जमिनी उपरोक्त 
कारणासाठी संपादित केल्या असून त्याबाबत उप विभागीय अधिकारी, 
माणगाव विभाग, माणगाव ही नोटीस प्रसिद्ध करत आहेत . 

अनुसूची 
पाणसई औद्योगिक क्षेत्र 


जिल्हा रायगड, तालुका माणगाव , गाव रातवड 
अ . क्र . स. नं ./ गट नं . हिस्सा नं . एकूण क्षेत्र 


( ४ ) 


( हे . आर .) 

२ . ३०० 


१९५ 


२०० 


० .१६० 


उप विभागीय अधिकारी , माणगाव यांजकडून 
क्रमांक उविअमा -भूसं / कात -२ / एस आर ९४ / २०१२. - ज्याअर्थी, 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. तीन ) 
चे कलम एक , पोट- कलम ( ३) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक 
९ डिसेंबर २०११ च्या महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब , पृष्ठ 
क्र . ५ ते ७ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक ९ डिसेंबर २०११ ची 
शासकीय अधिसूचना, उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग क्र . आयडीसी / 
२०११/ प्र. क्र . ३०७ / उ-१४ उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध 
हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचित विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रात 
डिसेंबर , २०११, महिन्याच्या ९व्या दिवसापासून अंमलात येतील असा 
महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ ज्या क्षेत्रात लागू 
करण्यात आले आहे व त्या सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या 
जमिनी समाविष्ट आहेत ; 
__ आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३२ अन्वये ज्या 
क्षेत्रात उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ लागू करण्यात आले आहे. 
त्या क्षेत्रातील जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास औद्योगिक 
किंवा उपरोक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी संपादन करण्यास 
अधिकार महाराष्ट्र शासनास प्रदान केले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग , ऊर्जा व कामगार 
विभागाचे आयडीसी / १८९२ (१७४४१ )/ उद्योग , १४ , दिनांक ११ जून 
१९९३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र 
शासनाच्या उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभागाचे आयडीसी / २१०६ / 
( ४८५) /उ-१४, दिनांक १० नोव्हेंबर २००६ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास अधिनियम, १९६२ च्या नियम २८ ने जिल्हाधिकारी यांना प्रदान 
केलेले उपरोक्त नियमाची कलमे ३२ , ३६ व ३८ चे अधिकार आणि 
नियमाचे कलम २( क ) अन्वये उप विभागीय अधिकारी , माणगाव 
विभाग , माणगाव यांना कार्यान्वित करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले 

आहेत आणि ज्याअर्थी सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या क्षेत्राची 
महामंडळास नियोजित दिल्ली -मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर अंतर्गत दिघी 
पोर्ट प्रकल्प पाणसई औद्योगिक क्षेत्रासाठी जमिनी संपादन करण्याची 
जरुरी आहे, असे उप विभागीय अधिकारी, माणगाव विभाग, माणगाव 
यांना वाटते ; 

आणि ज्याअर्थी, सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( डीएमआयसी ) 
मऔविम , मुंबई - ९३, यांनी त्यांचेकडील पत्र जा . क्र . मऔविम / 
व्यवस्थापक ( भूसं ) / B८२१४८ / २०१६, दिनांक १४ जून २०१६ अन्वयें 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने ज्या गावांमध्ये ५० % पेक्षा 
जास्त संमती आहे तेथील शासनाच्या मंजुरीनुसार संपूर्ण ३२(१) च्या 
अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत मा . जिल्हाधिकारी सो ., रायगड यांना 
कळविले आहे ; 


२०१ 


० . ९१० 


२०४ 


० . ६२० 


२१३ 


१ . ४५० 


२२२ 


० . ५२० 


२२३ 


० . ३९१ 


२२५ 


० . २१७ 


२२६ 


० . ४१७ 


२३१ 


२.१२० 


२३४ 


१. ६२० 


२४० 


२ . २९० 


२५७ 


२ . ७६० 


२५९ 


० . ४१० 


२६० 


१ . ७२० 


२६३ 


० . ४९० 


२६६ 


० .५६५ 


१८ 


२६९ 


० . ६०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११ - १७, २०१६/ श्रावण २० - २६, शके १९३८ 


१९ 


अनुसूची - चालू 

(३ ) 


(१ ) 


(२ ) 


( ४ ) 
( हे . आर) 


अनुसूची - समाप्त . 
(२) (३) 


___ (१) 


(४ ) 
( हे. आर ) 


२७० 


१ . १४० 


३८६ 


० . ३६९ 


२७८ 


१ . ४५० 


३८७ 


० . ४८३ 


२९८ 


० .०९० 


३८८ 


० . ४२४ 


३०० 


१ .८०० 


३८९ 


० . ४८२ 


३२८ 


२ . १४० 


३९० 


० . ४७० 


३३५ 


२. ५६७ 


३३६ 


३ . ४९६ 


४०७ 


१ . ३५१ 


३३७ 


० . ०१४ 


४०८ 


०. ०६८ 


३३८ 


१. ५०० 


४०९ 


० .०३८ 


३४४ 


० . ४३८ 


४१० 


० .०४० 


३४५ 


० .१०० 


४२१ 


० .९४५ 


३४६ 


० . ०३८ 


४२५ 


०. ०२३ 


३६७ 


० . २०६ 


४२६ 


० .०३५ 


३६८ 


० . ०१३ 


४२७ 


० . ११० 


३६९ 


० . २३३ 


३८१ 


० . ४५६ 


३८२ 


० . ०१० 


३८४ 


विश्वनाथ वेटकोळी, 
उप विभागीय अधिकारी, 
माणगाव विभाग , माणगाव . 


____ ० 


०. ००५ 


ठिकाण : माणगाव , 
दिनांक ४ ऑगस्ट २०१६ . 


३८५ 


० . ३८२ 


भाग एक ( को .वि .पु.) - ३अ 


का 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११ - १७, २०१६/ श्रावण २० - २६, शके १९३८ 

नगरविकास विभाग 
४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २२ जुलै २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६. 

क्रमांक टीपीएस.१८१६/ १६१ / प्र. क्र .२५ / १६/ नवि- १२. – ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाचे नगरविकास आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा 
निर्णय क्रमांक टीपीएस -१५८० / १२७८ / ( बी ) / यूडी- ५ , दिनांक ६ मे १९८१ अन्वये प्रारुप नगररचना योजना , रत्नागिरी क्र . १ ( यापुढे “ उक्त प्रारुप 
योजना ” असे उल्लेखित ) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ (१९६६ चा महा . ३७ ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे 
उल्लेखित ) च्या कलम ६८( २) मधील तरतुदीनुसार मंजूर केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने नगरविकास आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दिनांक ६ मे १९८१ चा निर्णय क्रमांक टीपीएस. १५८० / १२७८ / 
( सी ) / युडी-५ , अन्वये उक्त अधिनियमांचे कलम ७२ (१), मधील तरतुदीनुसार उक्त प्रारुप नगररचना योजना अंतिम करण्यासाठी सुरूवातीस 
सहायक संचालक , नगररचना, कोल्हापूर यांची लवाद म्हणून नेमणूक केली ; 
____ आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन , नगरविकास विभागाचा निर्णय क्रमांक टीपीव्ही- १०८६/ ३७९१ / सीआर-१/ ८७/ यूडी -१७, दिनांक ५ 
जानेवारी १९८७ आणि शुद्धिपत्र क्रमांक टीपीव्ही. १०८६/ ३७९१ / सीआर-१/ ८७/ यूडी-१७, दिनांक २७ मार्च १९८७ अन्वये ब व क वर्ग 

अधिनियमाच्या कलम ७२ च्या शक्ती, शासनाने संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांना प्रदान केल्या ; 
__ आणि ज्याअर्थी, संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी उक्त प्रारुप योजनेकरिता उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२( २) मधील प्रदत्त 
अधिकारांचा वापर करून, विविध लवादांच्या नेमणुका केल्या आहेत ; 

___ आणि ज्याअर्थी, संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी आदेश क्रमांक टीपीव्ही- ३/ टीपीएस-रत्नागिरी १ व २/ आर्बिट्रेटर / ५१७१, 
दिनांक ३० जुलै २००३ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२( २ ) मधील प्रदत्त केलेल्या अधिकारानुसार , पूर्व नियुक्त अधिकाऱ्यांऐवजी, 
उप संचालक , नगररचना , कोकण विभाग, नवी मुंबई यांची उक्त प्रारुप योजनेसाठी लवाद म्हणून नियुक्ती केली ; 

आणि ज्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र शासन, नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - १८०३ / ४९८ /सीआर- ९१ / ०४ / युडी-१२, 
दिनांक १७ ऑगस्ट २००४ अन्वये दिनांक १ सप्टेंबर २००४ पासून उक्त प्रारुप योजनेसाठी उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२( २ ) अन्वये पूर्व 

क्त अधिकाऱ्यांऐवजी श्री . एस . व्ही . सुर्वे (निवृत्त उप संचालक , नगररचना), यांची लावद म्हणून नियुक्ती केली आणि त्यांना सर्व आवश्यक 
सहाय्य करण्याबाबत रत्नागिरी नगरपरिषदेस निर्देश दिले ; 

आणि ज्याअर्थी, लवाद यांनी महाराष्ट्र नगररचना, योजना नियम , १९७४ मधील नियम १३ अन्वये आवश्यक सूचना दिनांक ६ स्पटेंबर 
२००४ रोजी निर्गमित केली व सदर सूचना दिनांक ३० सप्टेंबर २००४ च्या महाराष्ट्र शासन राजपत्र, कोकण विभागीय पुरवणी ( भाग -१) मध्ये 
प्रसिद्ध झाली ; 

आणि ज्याअर्थी, संचालक , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दिनांक १४ जुलै २००४ च्या अधिसूचनेन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२( ४ ) 
अन्वये लवादीय कामासाठी दिनांक ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत मुदतवाढ मंजूर केली. 

आणि ज्याअर्थी, रत्नागिरी नगरपरिषदेने रत्नागिरी क्र . १ व २ यांनी दिनांक ५ मार्च २०१५ च्या पत्रान्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२( ४ ) 
अन्वये दिनांक ३१ मार्च २०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत , संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांस विनंती केली . 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने सन २०१४ च्या अधिनियम क्र . ३५ ( अंमलात दिनांक २४ डिसेंबर २००४ ) अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व 
नगररचना अधिनियम, १९६६ मध्ये केलेल्या सुधारणेनुसार ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त सुधारणा ” असा उल्लेखित आहे.) महाराष्ट्र प्रादेशिक व 
नगररचना ( सुधारणा) अधिनियम , २०११ यांच्या प्रारंभाच्या दिनांकास लवादांसमोर प्रलंबित असलेल्या नगररचना परियोजनेची पूर्ववर्ती परंतकान्वये 
अशा प्रकारे वाढविण्यात आलेल्या कालावधीमध्ये , प्रारंभिक परियोजना व अंतिम पोटविभागणी करण्यात आली नसेल अशा बाबतीत कालावधीच्या 
समाप्तीच्या दिनांकापासून २ वर्षांपेक्षा अधिक नाही अशा आणखी कालावधीने तो कालावधी वाढविता येतो . 
____ आणि ज्याअर्थी, संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी पत्र क्र . नरयो रत्नागिरी क्र . १ व २/ मुदतवाढ / क - ७२(३)/ प्र. क्र . ७४२ / 
१५ / टीपीव्ही - ३ / ५११ , दिनांक २८ जानेवारी २०१६ अन्वये त्यांचा मुदतवाढीबाबतचा अहवाल स 

__ आणि ज्याअर्थी, शासनाने आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर , सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीकोनातून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२( ३ ) 
अन्वये सदर कालावधी दिनांक ३० जून २०१६ पर्यंत वाढविणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले . 
____ आणि त्याअर्थी, शासन याद्वारे , आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२, पोट - कलम ( ३) च्या तरतुदीनुसार प्रदत्त केलेल्या शक्तींचा आणि 
त्या संबंधातील इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून उक्त प्ररुप अंतिम योजनेबाबतच्या कलम ७२, पोट -कलम ( ४ ) च्या संबंधात येणाऱ्या सर्व 
बाबी ठरविण्यासाठीचा कालावधी दिनांक १ जानेवारी २०१५ पासून दिनांक ३० जून २०१६ पर्यंत वाढवीत आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

रा . शा . चौहान , 
कक्ष अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११ -१७, २०१६ / श्रावण २० - २६, शके १९३८ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
4th Floor, Main Building ,Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 27th July 2016 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 

No. TPS . 1816 / 161/ 16 /CR - 25 /UD - 12 . — Whereas , the draft Town Planning Scheme, Ratnagiri 
No. 1 (hereinafter referred to as “ the said draft scheme" ) has been sanctioned by the Government 
of Maharashtra under Government Notification , Urban Development and Public Health 
Department, No. TPS . 1580 / 1278/( B )/UD -5 , dated 6th May 1981, under sub - section ( 2 ) of section 
68 of theMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) ( hereinafter 
referred to as “ the said Act”) ; 

And whereas , theGovernment of Maharashtra vide Notification , Urban Development and Public 
Health Department No. TPS . 1580 / 1278 /(C )/UD -5 , dated 6th May 1981, issued under sub -section 
( 1) of section 72 of the said Act, had initially appointed the Assistant Director of Town Planning, 
Kolhapur as the Arbitrator in respect of the said draft Scheme. 

And wherease , the Government of Maharashtra under Notification , Urban Development 
Department No. TPV . 1086 / 3791/CR - 1/87 /UD - 17 , dated 5th January 1987, read with corrigendum 
No. TPV . 1086 / 3791 /CR - 1/87 /UD - 17 , dated 27th March 1987 had delegated the powers exercisable 
by it, under section 72 of the said Act, in respect of B and C Class Municipal Councils , to the 
Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune ; 

And whereas, the Government of Maharashtra and subsequently the Director of Town 
Planning, Maharashtra State , Pune under the delegated powers , appointed various Arbitrators , 
under section 72 ( 2 ) of the said Act, for the purpose of said draft Scheme ; 

And whereas , the Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune, vide his Order No. 
TPV -VIII/ TPS -Ratnagiri 1 and 2 /Arbitrator /5171, dated 30th July 2003, in exercise of the powers 
conferred under Section 72 (2 ) of the Act , appointed the Deputy Director of Town Planning, Konkan 
Division ,Navi Mumbai, as the Arbitrator, by replacing the earlier officer , for the said Town Planning 
Scheme ; 

And whereas, now the Government of Maharashtra vide Urban Development Department 
Notification No. TPS. 1803/498 /CR -91/04 /UD - 12 , dated 17th August 2004 has appointed 
Shri S . V . Surve ( retired Deputy Director of Town Planning), as the Arbitrator , Town Planning 

. 1 with effect from 1st September 2004 , in place of the earlier officer, in 
respect of the said draft Scheme under section 72 ( 2 ) of the said Act and directed the Ratnagiri 
Municipal Council to extend all necessary assistance to the Arbitrator ; 

And whereas , the Arbitrator has issued a notice dated 6th September 2004 as required under 
Rule No . 13 of the Maharashtra Town Planning Scheme Rules, 1974 , which has appeared in 
Maharashtra Government Gazette , Konkan Division , Supplement Part I on 30th September 2004 ; 

And whereas , the Director of Town Planning , Maharashtra State, Pune vide notification 
dated 14th July 2014 has extended the time period upto 31st December 2014 under section 72 ( 4 ) 
of the said Act to the said scheme ; 

And whereas, the Chief Officer, Ratnagiri Municipal Council vide letter dated 5th March 
2015 has requested the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune to extend the time 
period upto 31st March 2016 to complete the remaining works of the said Scheme ; 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११- १७, २०१६/ श्रावण २० - २६, शके १९३८ 


And whereas , as per amendment to Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 by 
Act No. 35 of 2014 ( hereinafter referred to as “ the said amended Act” ) which came into force from 
24th December 2014 the period for completion of Town Planning Scheme, which has not been 
divided into a preliminary scheme and a final scheme within the period so ex 
preceding proviso , can be completed with a period by such further 
years in aggregate from the date of expiry of the period so extended under the said proviso ; 

And whereas , the Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune has submitted it s 
report vide Letter in Marathi No. Feat HIBRI # 8 9 p / HGHac / -62 (3) /4 . 7 .182 / 84 / 214721-3/ 488, dated 
28th January 2016 ; 

And whereas , the Government of Maharashtra after making necessary enquiries is of the 
opinion that the period as required under section 72( 3 ) of the said amended Act needs to be 
extended upto 30th June 2016 in the interest of the public. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 3 ) of section 72 of the said 
amended Act Government of Maharashtra hereby extends the period to decide all the matters 
referred to in sub - section ( 4 ) of section 72 of the said amended Act, by the Arbitrator for the said 
draft final scheme by a further period from 1st January 2015 upto 30th June 2016 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R . S . CHOUHAN , 
Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११ -१७, २०१६ / श्रावण २० - २६, शके १९३८ 


नगरविकास विभाग 
४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ जुलै २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६. 

___ क्रमांक टिपीएस-१८१६/ १६१/ प्र.क्र .२५ / १६ / नवि -१२. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाचे नगरविकास आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा 
निर्णय क्रमांक टिपीएस-१५८० / ८५४ / यूडी-५ , दिनांक २५ मार्च१९८१ अन्वये प्रारुप नगररचना योजना, रत्नागिरी क्रमांक २ (यापुढे “ उक्त प्रारुप 
योजना ” असे उल्लेखित ) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ (१९६६ चा महा. ३७ ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे 
उल्लेखित ) च्या कलम ६८ ( २ ) मधील तरतुदीनुसार मंजूर केली आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, शासनाने नगरविकास आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दिनांक २५ मार्च १९८१ चा निर्णय क्रमांक टीपीएस . १५८० / 
८५४( बी ) / यूडी - ५, अन्वये उक्त अधिनियमांचे कलम ७२( १ ), मा 

चे कलम ७२ ( १) , मधील तरतुदीनुसार उक्त प्रारुप नगररचना योजना अंतिम करण्यासाठी सुरुवातीस 
सहायक संचालक, नगररचना , कोल्हापूर यांची लवाद म्हणून नेमणूक केली होती ; 
____ आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन , नगरविकास विभागाचा निर्णय क्रमांक टीपीव्ही- १०८६/ ३७९१ /सीआर-१/ ८७/ यूडी-१७, दिनांक 
५ जानेवारी १९८७ आणि शुद्धिपत्र क्रमांक टीपीव्ही -१०८६ / ३७९१ /सीआर-१/ ८७ / यूडी-१७, दिनांक २७ मार्च १९८७ अन्वये ब व क वर्ग 
नगरपरिषदांकरिता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२ च्या शक्ती, संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केल्या ; 
___ आणि ज्याअर्थी, संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी उक्त प्रारुप योजनेकरिता उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२( २) मधील प्रदत्त 
अधिकारांचा वापर करून, विविध लवादांच्या नेमणुका केल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रदत्त केलेल्या अधिकारानुसार संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी आदेश क्रमांक टीपीव्ही -३/ टीपीएस 
रत्नागिरी १ व २ / आर्बिट्रेटर / ५१७१, दिनांक ३० जुलै २००३ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२(२) मधील प्रदत्त केलेल्या अधिकारानुसार , पूर्व 
नियुक्त अधिकाराऐवजी, उप संचालक , नगररचना, कोकण विभाग , नवी मुंबई यांची उक्त प्रारुप योजनेसाठी लवाद म्हणून नियुक्ती केली ; 

आणि ज्याअर्थी, आता , महाराष्ट्र शासन, नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टिपीएस -१८०३ / ४९८ / सीआर -९१ / ०४ / यूडी- १२, 
दिनांक १७ ऑगस्ट २००४ अन्वये दिनांक १ सप्टेंबर २००४ पासून उक्त प्रारुप योजनेसाठी उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२( २ ) अन्वये पूर्व 
नियुक्त अधिकारांऐवजी श्री . एस. व्ही . सुर्वे (निवृत्त उप संचालक , नगररचना ), यांची लवाद म्हणून नियुक्ती केली आणि त्यांना सर्व आवश्यक 
सहाय्य करण्याबाबत रत्नागिरी नगरपरिषदेस निर्देश दिले ; 

आणि ज्याअर्थी, लवाद यांनी महाराष्ट्र नगररचना योजना नियम, १९७४ मधील नियम क्र . १३ अन्वये आवश्यक सूचना दिनांक ६ सप्टेंबर 
२००४ रोजी निर्गमित केली व सदर सूचना दिनांक ३० सप्टेंबर २००४ च्या महाराष्ट्र शासन राजपत्र, कोकण विभागीय पुरवणी ( भाग -१) मध्ये 
प्रसिद्ध झाली ; 

आणि ज्याअर्थी, संचालक , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी यापूर्वी दिनांक १४ जुलै २०१४ च्या अधिसूचनेअन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम 
७२ ( ४ ) अन्वये दिनांक ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत मुदतवाढ मंजूर केली आहे ; 
___ आणि ज्याअर्थी, रत्नागिरी नगरपरिषदेकडून रत्नागिरी क्र . १ व २ यांनी दिनांक ५ मार्च २०१५ च्या पत्रान्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम 
७२( ४ ) अन्वये लवादीय कामासाठी दिनांक ३१ मार्च २०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत, संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांस विनंती 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने सन २०१४ च्या अधिनियम क्र . ३५ ( अंमलात दिनांक २४ डिसेंबर २००४ ) अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व 
नगररचना अधिनियम, १९६६ मध्ये केलेल्या सुधारणेनुसार ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त सुधारणा ” असा उल्लेखित आहे. ) महाराष्ट्र प्रादेशिक व 
नगररचना ( सुधारणा ) अधिनियम , २०११ यांच्या प्रारंभीच्या दिनांकास लवादांसमोर प्रलंबित असलेल्या नगररचना परियोजनेची पूर्ववर्ती परंतुकान्वये 
अशा प्रकारे वाढविण्यात आलेल्या कालावधीमध्ये , प्रारंभिक परियोजना व अंतिम पोटविभागणी करण्यात आली नसेल अशा बाबतीत कालावधीच्या 
समाप्तीच्या दिनांकापासून २ वर्षांपेक्षा अधिक नाही अशा आणखी कालावधीने तो कालावधी वाढविता येतो . 

आणि ज्याअर्थी, संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी पत्र क्र . नरयो रत्नागिरी क्र . १ व २/ मुदतवाढ / क - ७२( ३) /प्र.क्र . ७४२/ १५ / 
टिपीव्ही-३/ ५११, दिनांक २८ जानेवारी २०१६ अन्वये त्यांचा अहवाल सादर केला आहे ; 

__ आणि ज्याअर्थी, शासनाने आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीकोनातून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२(३ ) 
अन्वये सदर कालावधी दिनांक ३० जून २०१६ पर्यंत वाढविणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले . 

आणि त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२, पोट -कलम ( ३) च्या तरतुदीनुसार, प्रदत्त केलेल्या शक्तींचा आणि त्या संबंधातील 
इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून शासन याद्वारे उक्त प्रारुप अंतिम योजनेबाबतच्या कलम ७२, पोट -कलम ( ४ ) च्या संबंधात येणाऱ्या सर्व बाबी 
ठरविण्यासाठीचा कालावधी दिनांक १ जानेवारी २०१५ पासून दिनांक ३० जून २०१६ पर्यंत वाढवित आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

रा. शा . चौहान, 
कक्ष अधिकारी . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११ - १७, २०१६/ श्रावण २० - २६, शके १९३८ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
4th Floor , Main Building ,Mantralaya , Mumbai 400 032 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 

No.TPS - 1816 / 161/ 16 /CR - 25 /UD - 12 . — Whereas , the draft Town Planning Scheme, Ratnagiri 
No . 2 (hereinafter referred to as “ the said draft scheme" ) has been sanctioned by the Government 
of Maharashtra under Government Notification , Urban Development and Public Health 
Department, No . TPS - 1580 /854/UD -5 , dated 25th March 1981, under sub - section ( 2 ) of section 68 
of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter 
referred to as the " said Act ” ) ; 

And whereas, the Government of Maharashtra vide Notification . Urban Development and 
Public Health Department No . TPS - 1580 /854 ( B )/UD -5 , dated 25th March 1981, issued under 
sub - section ( 1) of Section 72 of the said Act, had initially appointed the Assistant Director of 
Town Planning, Kolhapur as the Arbitrator in respect of the said draft Scheme ; 

And whereas , the Government of Maharashtra under Notification , Urban Development 
Department No . TPV - 1086 / 3791/CR - 1/87 /UD - 17 , dated 5th January1987, read with corrigendum 
No. TPV - 1086 /3791/CR - 1/87 /UD - 17 , dated 27th March 1987 had delegated the powers exercisable 
by it, under Section 72 of the said Act, in respect of B and C Class Municipal Councils , to the 
Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune ; 


ern 


And whereas , the Government of Maharashtra and subsequently the Director of Town 
Planning, Maharashtra State , Pune under the delegated powers , appointed various Arbitrators , 
under section 72 ( 2 ) of the said Act , for the purpose of said draft Scheme; 


And whereas, the Director of Town Planning ,Maharashtra State , Pune, vide his order No . TPV 
VIII/ TPS -Ratnagiri 1 and 2 / Arbitrator /5171, dated 30th July 2003, in exercise of the powers 
conferred under Section 72 ( 2 ) of the Act, appointed the Deputy Director of Town Planning, Konkan 
Division , Navi Mumbai, as the Arbitrator , by replacing the earlier officer , for the said Town 
Planning Scheme; 


And whereas , now the Government of Maharashtra vide Urban Development Department 
Notification No. TPS - 1803 / 498 /CR - 91 /04 /UD - 12 , dated 17th August 2004 has appointed Shri S . V . 
Surve ( retired Deputy Director of Town Planning ,) as the Arbitrator , Town Planning Scheme, 
Ratnagiri No. 1 with effect from 1st September 2004 , in place of the earlier officer , in respect of 
the said draft Scheme under Section 72 ( 2 ) of the said Act and directed the Ratnagiri Municipal 
Council to extend all necessary assistance to the Arbitrator ; 


And whereas, the Arbitrator has issued a notice dated 6th September 2004 as required under 
Rule No. 13 of the Maharashtra Town Planning Scheme Rules 1974 , which has appeared in 
Maharashtra GovernmentGazette Konkan Division , Supplement Part II on 30th September 2004 ; 


And whereas, the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune vide notification 
dated 14th July 2014 has extended the time period up to 31st December 2014 under section 72( 4 ) 
of the said Act to the said scheme ; 

And whereas, the Chief Officer, Ratnagiri Municipal Council vide letter dated 5th March 
2015 has requested the Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune to extend the time 
period up to 31st March 2016 to complete the remaining works of the said Scheme ; 


And whereas, as per amendment to Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 by 
Act No. 35 of 2014 (hereinafter referred to as the “ said amended Act ” ) which came into force from 
24th December 2014 the period for completion of Town Planning Scheme, which has not been 
divided into a preliminary scheme and a final scheme within the period so extended under the 
preceding proviso , can be completed with a period by such further period not exceeding two 
years in aggregate from the date of expiry of the period so extended under the said proviso ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११ - १७, २०१६ / श्रावण २० - २६, शके १९३८ 


२५ 


And whereas , the Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune has submitted it s 
report vide Letter in Marathi No. Feet FHIERT .8 a R / HGHcle /2 -60P (3 )/ 7. 50 .1982 / 84 /flict- 3 /488 , dated 
28th January 2016 . 

And Whereas, the Government of Maharashtra after making necessary enquiries is of the 
opinion that the period as required under section 72 ( 3 ) of the said amended Act needs to be 
extended up to 30th June 2016 in the interest of the public . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of Section 72 of the 
said amended Act Government of Maharashtra hereby extends the period to decide all the matters 
referred to in sub -section ( 4 ) of Section 72 of the said amended Act , by the Arbitrator for the said 
draft final scheme by a further period from 1st January 2015 up to 30th June 2016 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R . S . CHOUHAN , 
Section Officer . 


ATT 10 ( dl. fa .q.) — 8 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११ - १७, २०१६ / श्रावण २० - २६, शके १९३८ 


नाव 


orsmx5wguar 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पेण यांजकडून संस्थांनी दिलेल्या यादीनुसार सदर संस्थेचे समिती सदस्यांतून 

खालीलप्रमाणे एक वर्षाकरीता हंगामी समितीची नियुक्ती करण्यात 
आदेश 

येत आहे. नियुक्त हंगामी समितीने तिच्या समितीची सभा घेऊन 
क्रमांक सनिपे / कात -३ /विकास संस्था / का . क. २१/ नोंद रद्द / २२२ / 

अध्यक्ष / उपाध्यक्ष यांची निवड करावी व तसा अहवाल एक 
सन २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 

महिन्यांचे आत या कार्यालयास सादर करावा. 
२१ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , दिनेश चव्हाण , सहायक 

हंगामी समिती सदस्य 
निबंधक , सहकारी संस्था, पेण , जिल्हा रायगड, खारओवळी विविध 
कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्या. खारओवळी ही संस्था गडब अनुक्रमांक 
विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्या. गडब या संस्थेमध्ये ( १ ) 
विलीनीकरण झाल्याने खार ओवळी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी 

श्री . परशुराम कृष्णा कोठेकर 
संस्था मर्या. खारओवळी नोंदणी क्र . २३६१० दिनांक ६ फेब्रुवारी 

श्री . नितीन अंबाजी पाटील 
१९५९ या संस्थेची नोंदणी या आदेशान्वये रद्द करणेत येत आहे . 

श्री. चांगदेव पाडुरंग कोठेवर 
हा आदेश मी माझे सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक १२ फेब्रुवारी 
२०१५ रोजी दिला आहे . 

श्री . मोरेश्वर काशिनाथ म्हात्रे 

श्री . गोपाळ पांडुरंग कातकरी 
दिनेश चव्हाण , 

श्री . विश्वनाथ धावजी पाटील 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

सौ . अनिता मोरेश्वर म्हात्रे 
पेण- रायगड. 

श्री . जनार्दन देवजी गावंड 
श्री . मालती भगवान तांडेल 

श्री . परशुराम दामा मोकल 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पेण- रायगड यांजकडून 

श्री. रघुनाथ रामा तांबोली 
आदेश 

( २) गडब विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था म. गडब 
क्रमांक सनिपे / कात- ३ /विकास संस्था /विलीनीकरण / २२४ / सन 

संस्थेचे समितीने सभासदांकडून कर्जवसुली कर्जवाटप प्राधान्याने 
२०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १७ होईल व जास्तीतजास्त कर्जवाटप केले जाईल याची काळजी घ्यावी. 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , दिनेश चव्हाण, सहायक ( ३ ) विलीनीकरणानंतर खारपाले विविध कार्यकारी सेवा 
निबंधक , सहकारी संस्था, पेण, जिल्हा रायगड, खारपाले विविध सहकारी संस्था व खारओवळी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी 
कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था म. व. खारओवळी विविध । संस्थांची सर्व येणी, देणी, संस्थेचे दप्तर , चल व अचल सर्व 
कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था म. या दोन संस्थांचे गडब विविध मालमत्ता गडब विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्या. गडब 
कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित गडब या संस्थेमध्ये या संस्थेच्या समितीकडे सुपूर्द करावी . 
सोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमुद केलेल्या अटी व शर्थीवर विलीनीकरण ( ४ ) संस्थांवर सचिव म्हणून रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी 
करण्यास मंजुरी देत आहे . 

बँकेचे कर्मचारी असल्याने यांनी त्या शाखांमधील व्यवहार तपासून 
खारपाले विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्या. आणि । पुढील आर्थिकपत्रके एकत्रित तयार करावीत . 
खार ओवळी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्या. या दोन 

___ ( ५ ) विलिनीकरणानंतर गडब विविध कार्यकारी सेवा सहकारी 
संस्थांचे गडब विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्या. गडब 

संस्था मर्या. गडब या संस्थेचे मुख्यालय गडब येथे राहील . 
या संस्थेमध्ये विलिनीकरण झाल्याने खारपाले विविध कार्यकारी सेवा 

( ६ ) विलिनीकरणानंतर गडब विविध कार्यकारी सेवा सहकारी 
सहकारी संस्था म. व खारओवळी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी 

संस्था मर्या. गडब या संस्थेचे सचिवाने संस्थेचे दप्तर अद्यावत तयार 
संस्था म . या संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश स्वतंत्ररित्या 

करून घ्यावे. 
काढणेत आला आहे . 

हा आदेश आज दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१५ रोजी मी माझे सही 

व शिक्क्यानिशी दिला आहे. 
परिशिष्ट 
अटी व शर्ती : 

दिनेश चव्हाण , 
__ (१) विलीनीकरणानंतर गडब विविध कार्यकारी सेवा सहकारी 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
संस्था मर्या., खारपाले विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्या. 

पेण - रायगड . 
व खारओवळी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्या. या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११ - १७, २०१६/ श्रावण २० - २६, शके १९३८ 


२७ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिक / ओंकार स्ययंरो / से सह सं / कलम २१ / नोंद रद्द । 
२१९५ / सन २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेला अधिकारानसार मी , जी . 
बी . ठाकूर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , ता . कर्जत , 
जिल्हा रायगड , ओंकार स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था म . मुद्रे 
बु . ता . कर्जत , जि . रायगड ( अवसायनात ) नोंदणी क्रमांक 
आरजीडी/ केजेटी / जीएनएल / ( ओ) ६३८ / २०००- २००१ दिनांक २५ 
जानेवारी २००१ या संस्थेची नोंदणी या आदेशान्वये रद्द करीत आहे . 
__ आदेशाच्या तारखेपासून सदर संस्था निगम निकाय असल्याचेबंद 
होईल . 

हा आदेश आज दिनांक ९ मार्च २०१५ रोजी माझे सही व 
राजमुद्रेसह दिला असे . 


विभागीय उपनिबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 

मुंबई विभाग यांजकडून 

___ अंतिम आदेश 
क्रमांक प्रदुविअ/ मुंबई/ क -१/ डायमंड / अंतिम आदेश/ ११३/ २०१५ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२, पोट 
कलम (१ ) ( क ) (दोन ) ( चार ) अन्वये, मला प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार मी , मीना विजय आहेर , विभागीय उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , ( दुग्ध ) मुंबई विभाग , या आदेशाद्वारे डायमंड को 
ऑप . डेअरी सोसायटी मर्यादित , आरे मिल्क कॉलनी, युनिट 
नं . ८ , २, गोरेगाव ( पूर्व), मुंबई ४०० ०६५ यासंस्थेचा या 
कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . प्रादुविअ/मुंबई / क- १/ अंतरिम आदेश / 
डायमंड ९७७ / २०१४ दिनांक ५ ऑगस्ट २०१४ चा अंतरिम आदेश 
कायम करीत आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९६० मधील कलम १०३ अन्वये सदर संस्थेवर श्री . ना . हि . 
पाटील , लिपिक टंकलिपिक , अधिन प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास 
अधिकारी, मुंबई विभाग , यांची अवसायक, म्हणून नियुक्ती कायम 
करण्यात येत आहे . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक ८ जानेवारी २०१५ रोजी मी माझ्या 
सही शिक्यानिशी देत आहे . 


कर्जत , 
दिनांक ९ मार्च २०१५. 


जी . बी. ठाकूर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कर्जत . 


मीना आहेर , 
नवी मुंबई, विभागीय उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक ८ जानेवारी २०१५ . ( दुग्ध ), मुंबई विभाग . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, ठाणे शहर यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक उपनि / ठाणे शहर /विभाजन / कलम १८ / बी - एमराल्ड प्लाझा / 
४२०० / २०१५ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १८ व नियम १९६१ चे नियम १७ मधील तरतुदीनुसार मी , 
प्रताप पाटील , उप निबंधक , सहकारी संस्था, ठाणे शहर , ठाणे 
एमराल्ड को - ऑपरेटीव्ह हौसिंग सासायटी लिमेटेड , व्हीलेज 
माजिवडे, हिरानंदानी मडोज , ठाणे ( पश्चिम ) , ता . जिल्हा ठाणे 
नोंदणी क्रमांक टीएनए(टीएनए) / जीएनएल / सी / (११३१ ) / २००६ , दिनांक 
१८ डिसेंबर २००६ या संस्थेचे विभाजनाचा दिनांक १८ सप्टेंबर 
२०१४ रोजी पारीत केलेला मसुदा आदेश मागे घेत असून संस्थेचे 
विभाजनाची योजना रद्द करत आहे . 

प्रस्तुत आदेश माझे सही व शासन मुद्रेसह आज दिनांक २३ 
जानेवारी २०१५ रोजी देण्यात आला असे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), ठाणे 
( कोकण भवन ) यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिदुविअ /ठाणे / ड/ नोंदणी रद्द आदेश / ४०० /२०१५ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये मी , श्री . एस . एस . 
ठुबे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) ठाणे ( कोकण भवन ) 
या आदेशान्वये मागास परिसर दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
भिंगुर्ले, मु. पो . भिंगुर्ले, ता . शहापूर, जिल्हा ठाणे या नोंदणी क्रमांक 
टीएनए / एसपीआर / एजीआर / ( ओ) ३३४ सन १९९४ - ९५ ), दिनांक 
१७ ऑक्टोबर १९९४ संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे आणि वरील 
अधिनियमाचे कलम १०९ अन्वये सदर संस्थेचे समापनाचे कामकाज 
संपलेले आहे असे समजण्यात यावे. सदरचा आदेश पारित 
झाल्यानंतर सदर संस्थेच्या नावे मालमत्ता, रोख रक्कम आढळून 
आली तर ती मा . जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , ठाणे यांचेकडे 
वाढवा खाती ( सरप्लस अकाऊंट ) मध्ये जमा करण्याचे अधिकारी 
निम्न स्वाक्षरीकार राखून ठेवत आहेत . 

हा आदेश माझे सही शिक्यानिशी आज दिनांक ३० मार्च २०१५ 
रोजी दिला असे. 

एस . एस . ठुबे , 
कोकण भवन , 

सहायक निबंधक , सहकारी 
दिनांक ३० मार्च २०१५. संस्था ( दुग्ध ), ठाणे ( कोकण भवन) . 


प्रताप पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

ठाणे शहर , ठाणे . 


भाग एक ( को .वि.पु.) - ५ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११ - १७, २०१६ / श्रावण २० - २६, शके १९३८ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पेण यांजकडून 


ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ चे नियम 
१० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


आदेश 
क्रमांक सनिपे / कात - ३ / विकास संस्था / का . क . २१ / नोंद रद्द / सन 
२०१५ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , दिनेश चव्हाण, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पेण, जिल्हा रायगड, खारपाले , विविध कार्यकारी 
सेवा सहकारी संस्था मर्या., खारपाले ही संस्था गडब विविध 
कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , गडब या संस्थेमध्ये 
विलीनीकरण झाल्याने खारपाले विविध कार्यकारी सेवा सहकारी 
संस्था मर्या., खारपाले नोंदणी क्र . २३५३५ दिनांक १६ मार्च १९५६ 
या संस्थेची नोंदणी या आदेशान्वये रद्द करणेत येत आहे . 

हा आदेश मी माझे सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक १२ फेब्रुवारी 
२०१५ रोजी दिला आहे . 


___ मुंबई, 


महेंद्र म्हस्के , 

उप निबंधक , 
दिनांक ११ फेब्रवारी २०१५ . सहकारी संस्था के पश्चिम मंबई . 


दिनेश चव्हाण, 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , पेण- रायगड . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , मालवण यांजकडून 

क्रमांक एसडीजी / एमएलएन / जीएनएल ( ओ)/ ७९६/ सन २०१५ . 
दिनांक १४ डिसेंबर २०१५ च्या पत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , 
मालवण तालुका कृषीमाल उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खोटले , 
तालुका मालवण, जि . सुंधुदुर्ग. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९ ( १) अन्वये 
नोंदण्यात आली आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक 
१०( १ ) ९ ( क ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” 
असून उप वर्गीकरण “ इतर ” असे आहे. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , सी -विभाग , मुंबई यांजकडून 

अंतिम आदेश 
क्रमांक मुंबई / सनि / सीवि / अंतिम आदेश/ ११२६/ २०१५.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , सतीश मा . तोटावार , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , सी -विभाग, मुंबई, अंबर फिल्म प्रॉडक्शन 
को - ऑप. सोसा. लि ., १८, सुरती चेंबर्स, १ओ- दुसरी धोबी तलाव 
लेन, मुंबई ४०० ००२. या संस्थेचा अंतरिम आदेश वर नमुद 
कारणास्तव अंतिम करीत असून सदर संस्थेवर महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०३ अन्वये श्रीमती एस . एस . 
खळे , वरिष्ठ लिपीक यांची ऋणपरिशोधक म्हणून यापूर्वी केलेली 
नियुक्ती कायम करीत आहे . 
___ ऋणपरिशोधक यांनी अधिनियम व नियमातील तरतुदीनुसार 
अवसायन विषयक कार्यवाही तात्काळ सुरु करावी . 

सदरचे आदेश आज दिनांक १७ डिसेंबर २०१५ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी निर्गमित करीत आहे . 


सतीश मा . तोटावार , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, सी-विभाग, मुंबई . 


ओ. एल. हिर्लेकर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , मालवण . 


मालवण, 
दिनांक १४ डिसेंबर २०१५ . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, के - पश्चिम विभाग, मुंबई 

___ यांजकडून 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूकेप / एचएसजी / टीसी/१५९०८ / २०१४ - २०१५ / 
सन २०१५. - उप निबंधक सहकारी संस्था के -पश्चिम विभाग, मुंबई 
याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , “ मोहन विला डी को - ऑपरेटिव्ह 
हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सीटीएस नं . १०४६, एफ पी . नं . ११४ 
चा ( पार्ट ), टीपीएस नं . ६, आणि फायनल प्लॉट नं . २ चा ( पार्ट ) , 
टीपीएस- III , बजाज रोड, विलेपार्ले ( पश्चिम), मुंबई ४०० ०५६, ” 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११ - १७, २०१६ / श्रावण २० - २६, शके १९३८ 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, सी -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अंतिम आदेश 
क्रमांक मुंबई / सनि / सीवि /मुंबई / अंतिम आदेश/ ११४५ / १५ . - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , सतीश मा . तोटावार , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , सी -विभाग, मुंबई, स्वामी समर्थ महिला 
सेवा सहकारी संस्था मर्या., २२२ / डी , १ ला मजला, खोली नं . २७, 
लेन नं . १० , दि सह्याद्री सहकारी बँक लि ., ४४६, जगन्नाथ 
शंकरशेठ रोड, मुंबई ४०० ००२. या संस्थेचा अंतरिम आदेश वर 
नमूद कारणास्तव अंतिम करीत असून सदर संस्थेवर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ अन्वये श्रीमती 
एस . एस. खळे, वरिष्ठ लिपीक यांची ऋणपरिशोधक म्हणून यापूर्वी 
केलेली नियुक्ती कायम करीत आहे. 

ऋणपरिशोधक यांनी अधिनियम व नियमातील तरतुदीनुसार 
अवसायन विषयक कार्यवाही तात्काळ सुरू करावी. 

सदरचे आदेश आज दिनांक १७ डिसेंबर २०१५ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी निर्गमित करीत आहे . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, डहाणू यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिड / बी-१ / क - २१ / डताशानिशा कर्म . पत ./ ३१५ / २०१५. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये 
प्राप्त अधिकारान्वये मी , सुनिल गो . हिरे , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , डहाणू, ता . डहाणू, जिल्हा पालघर , डहाणू तालुका 
शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्या., 
डहाणू, ता . डहाणू, जिल्हा पालघर नोंदणी क्रमांक टीएनए/ डीएचयू / 
बीएनके / ( ओ) / ६२७ / १९८९ / ९०, दिनांक १६ एप्रिल १९९० अन्वये 
नोंदविण्यात आलेल्या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. सदर आदेश 
निर्गमित झाल्याचे तारखेपासून उक्त नमूद संस्थेचे विसर्जन झाले 
असे समजण्यात येऊन ती संस्था निगमनिकाय असल्याचे बंद 
होईल . 

हा आदेश मी माझे सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक २७ मार्च 
२०१५ रोजी दिला असे . 


सुनिल गो . हिरे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, डहाणू . 


सतीश मा . तोटावार , 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, सी -विभाग, मुंबई . 


जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

क्रमांक आरटीजी/ ( आरटीजी) / अजीआर / ओ/१४१३ / एफ / २०१५ 
१६ / सन २०१५. - प्रमाणपत्र देण्यात येते कि , सिंधु सम्राट मच्छिमार 
सहकारी संस्था मर्यादित, शिरगाव , ता . जि . रत्नागिरी ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ कृषि संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ इतर कृषि संस्था " 
असे आहे . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था (मत्स्य ), महाराष्ट्र राज्य , 

मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक मत्स्यवि / कार्या- ०९ / ४७९ / २०१५. - मी , बी . वाय . पगारे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था ( मत्स्य) , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई असा 
आदेश पारित करीतो की , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम २१( अ) त्याखालील १९६१ चे नियमान्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सिंधुदुर्ग जिल्हा मच्छिमार सहकारी 
संघ मर्या., कुडाळ , जिल्हा सिंधुदुर्ग या संघाची नोंदणी रद्द करीत 
आहे. सदर संघाचा नोंदणी क्रमांक व्ही . ओ. एस / आरआरआर / १०४ , 
सन १९९३, दिनांक २६ मे १९९३ या आदेशाच्या तारखेपासून रद्द 
झाला असे समजण्यात यावे. त्यामुळे सदरचा संघ हा निगम निकाय । 
असल्याचे बंद होईल. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०९ प्रमाणे संघाचे समाप्ती करण्याचे काम दिनांक 
१२ मे २०१५ पासून रद्द झाले असे समजण्यात यावे. हा आदेश 
आज दिनांक १२ मे २०१५ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
देत आहे. 

बी . वाय . पगारे , 
__ उप निबंधक , 
सहकारी संस्था ( मत्स्य ), 

महाराष्ट्र राज्य , मुंबई. 
भाग एक ( को . वि .पु .) - ५अ 


रत्नागिरी , 
दिनांक १९ मे २०१५. 


संजय कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध), रत्नागिरी . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११ - १७, २०१६/ श्रावण २० - २६, शके १९३८ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एफ - एन विभाग , 

मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएफ - एन / जीएनएल / ओ/ ८७१५ / २०१५ -१६ / 
सन २०१६ . - सहायक निबंधक सहकारी संस्था , एफ - एन विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहेत की , महानगर गॅस एम्प्लॉईज 
सेवा सहकारी संस्था मर्या., सीटी . गेट स्टेशन , आणिक डेपो समोर , 
सायन , मुंबई ४०० ०२२ . ही संस्था नोंदणी क्रमांक एमयूएम / 
डब्ल्यू एफ - एन / ( जीएनएल ) / ओ /८७१५ / २०१५ -१६ / सन २०१६ 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) 
यांच्या ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा 
नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एफ - एन विभाग , 

मुंबई यांजकडून 

आदेश 
___ क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यू - एफ - एन / पीआरडी / ( आय) ५०७ / 
२०१६. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एफ - एन विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहेत की , सावित्रीबाई फुले महिला 
औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , सोहनसिंग कोहली 
प्रतिष्ठान , इमारत क्र . २९ शेजारी , कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड 
नगर , रावळी कॅम्प, शीव कोळीवाडा , मुंबई ४०० ०२२ ही नोंदणी 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएफ - एन /पीआरडी / ( आय ) ५०७ / २०१५ 
२०१६ सन २०१६ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
( १९६१ चा महा. २४ ) यांच्या ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली 
आहे. व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ उत्पादक संस्था " असून उप वर्गीकरण “ औद्योगिक 
उत्पादक संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


आर. एस . लोखंडे, 
मुंबई , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१६. सहकारी संस्था, एफ - एन विभाग, मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१६ . 


आर . एस . लोखंडे, 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , 
एफ - एन विभाग, मुंबई . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एफ - एन विभाग , 

मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक मुंबई स. नि ./ एफ - एनवि / १४७५ / २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , आर . एस . लोखंडे, सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था, एफ - एन -विभाग, मुंबई, या आदेशाद्वारे गुडवील को - ऑप. हौ . 
सो . म ., प्लॉट नं . ८९ , शिवडी- वडाळा रोड नं . १४ , 
( एस. आय. डब्ल्यू. एस . हायस्कूल जवळ ) वडाळा, मुंबई ४०० ०३१ 
या संस्थेची विभागणी ६ संस्थांमध्ये करून नवीन सहा गृहनिर्माण 
संस्थांची नोंदणी करण्यासाठी मूळ संस्थेची नोंदणी रद्द होणे आवश्यक 
झाल्याने गुडवील को - ऑप. हौ . सो . म.प्लॉट नं . ८९, शिवडी- वडाळा 
रोड नं . १४ , ( एस . आय. डब्ल्यू. एस . हायस्कूल जवळ ), वडाळा , 
मुंबई ४०० ०३१ या मूळ संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 
__ मी यापुढे असाही आदेश करतो की , यापुढे सदर संस्था ही एक 
व्यक्तीभूत संस्था असल्याचे तात्काळ बंद होईल . 

सदरचा आदेश दिनांक ७ डिसेंबर २०१५ रोजी मी माझ्या सहीने 
व या कार्यालयाच्या मुद्रेसह दिला असे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एफ - एन विभाग, 

मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यू- एफ - एन / एचएसजी /(टीसी )/ २०८१ / 
९३८६ / सन २०१६. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एफ - एन 
विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहेत की , अन्नपूर्णा भुवन 
को - ऑप. हौ . सो . लि ., अन्नपूर्णा भुवन , प्लॉट नं. ४५६, महिलाश्रम 
रोड , माटुंगा ( पू . ), मुंबई ४०० ०१९ नोंदणी क्रमांक 
मंबई / डब्ल्य - एफ - एन / एचएसजी / ( टीसी ) / ९३८६/ २०१५ - २०१६ सन 
२०१६ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ 
चा महा. २४ ) यांच्या ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. व 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
सहकारी संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


आर. एस . लोखंडे, 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , 
एफ -एन विभाग, मुंबई. 


मुंबई , 
दिनांक १० फेब्रुवारी २०१६ . 


आर. एस . लोखंडे, 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , 
एफ - एन विभाग, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११- १७, २०१६/ श्रावण २०- २६, शके १९३८ 


३१ 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , एफ - एन विभाग , क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , सहकार बझार बिल्डिंग , ४ था मजला , 
मुंबई यांजकडून 

बांद्रा ( प.), मुंबई ४०० ०५० या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 
आदेश 

सदरहू आदेश माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन राजमुद्रेसह आज 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएफ - एन / जीएनएल / ( ओ ) / ८७१४ / दिनांक २१ मार्च २०११ रोजी दिला असे . 
२००८ / २०१५ -१६. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एफ - एन 
विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहेत की , एम जे नागरीक 

डॉ . व्ही . एस . फड , 
सेवा सहकारी संस्था मर्या., खोली नं १७, एस . एम . रोड, बँक 

उप निबंधक , 
ऑफ इंडिया जवळ, अॅन्टॉप हिल , वडाळा, मुंबई ४०० ०३७, ही 

सहकारी संस्था, 
संस्था नोंदणी क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएफ -एन / जीएनएल / ( ओ) / 

एच - पश्चिम विभाग, मुंबई. 
८७१४ / २०१५ - २०१६ / सन २०१६ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा मह .२४) यांच्या ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली 
आहे . व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे 

रायगड - अलिबाग यांजकडून 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 

आदेश 

क्रमांक आरजीडी/ एमआरडी/ आरएसआर( एसआर )/ ४५८ ( डी ) / 
आर . एस . लोखंडे, 

२०११ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
मुंबई, सहायक निबंधक , 

रायगड - अलिबाग याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , तुळजाभवानी 
दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१६ . सहकारी संस्था, 

मच्छिमार सहकारी संस्था मर्या., मु . पो . कोर्लई , ता . मुरुड , 
एफ - एन विभाग , मुंबई. 

जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
( १९६१ चा २४) यांच्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली 

आहे . व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) अन्वये महाराष्ट्र 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, एच - पश्चिम विभाग , 

सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा १० (१) अन्वये तीचे वर्गीकरण 
मुंबई यांजकडून 

“ कृषी संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था ” मत्स्य 
वाचले. - (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे ।___ असे करण्यात आलेले आहे . 

कलम १०३ ( ४ ) अन्वये आदेश दिनांक ७ 
फेब्रुवारी २०११. 

विठ्ठल धनाजी सुर्यवंशी, 
( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे अलिबाग - रायगड , 

सहायक निबंधक , 
कलम १०२(१)( क ) एक व १०३ . 

दिनांक ३० मार्च २०११ . सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 
( ३ ) या कार्यालयाचा जा . क्र . मुंबई/ उपनि / एच - प / 

रायगड- अलिबाग . 
सबसे के ./ क १०२ , १०३ / अवसायक / अशंता 
बदल / ८४६/ २००१, दिनांक १५ ऑक्टोबर २००१ 
चा आदेश . 

प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी , 

मुंबई विभाग यांजकडून 
( ४ ) या कार्यालयाचा जा . क्र . मुंबई / उपनि / एच - प / 
सबेकेसो/ क १०२ / २००५, दिनांक ३१ मे 

अंतिम आदेश 
२००५ . 

क्रमांक प्रादुविअ/ मुंबई/ क१/ सिजिदुउससं / अंतिम आदेश / ३६८ / 
( ५ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे । २०१५ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० कलम 
कलम २१ अन्वये तरतूद . 

१०२ (१ ) पोट -कलम ( सी ) (ii) (iv ) अन्वये मला प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार मी , मीना आहेर , विभागीय उप निबंधक , सहकारी 

संस्था ( दुग्ध ), मुंबई विभाग , या आदेशाद्वारे सिंधुदुर्ग जिल्हा दूध 
क्रमांक मुंबई / एच-पं / २६८३ / २०११ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 

उत्पादक सहकारी संघ मर्या., कुडाळ , जिल्हा सिंधुदुर्ग , या संघावर 
अधिकारानुसार मी , डॉ . व्ही . एस. फड , उप निबंधक , सहकारी 

या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . प्रादुविअ/ मुंबई/ क१/ अंतरिम आदेश / 
संस्था, एच -पश्चिम विभाग , मुंबई याद्वारे सहकार बझार सेवक 

सिजिदुउससं / २४२३/ २०१४ , दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१४ रोजीचा 


आदेश 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११ - १७, २०१६ / श्रावण २० - २६, शके १९३८ 


श्रीमती सी . एस. भावे, ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहारित 
करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती 
व्ही . व्ही. जोशी, सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , अलिबाग यांजकडे 
राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २५ जानेवारी २०१६. 


श्री . म . मोडक , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड- अलिबाग . 


अंतरिम आदेश कायम करीत आहे . त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ अन्वये सदर संघावर 
खालीलप्रमाणे अवसायक समिती नियुक्त करत आहे : 
( १) श्री . संभाजी नलावडे, 

अवसायक समिती 
सहायक निबंधक 

अध्यक्ष. 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 
अधिन जिल्हा दुग्धव्यवसाय 
विकास अधिकारी , 

सिंधुदुर्ग . 
( २ ) उर्मिला यादव , 

समिती सदस्य . 
सहकारी अधिकारी श्रेणी- २ 
अधिन जिल्हा दुग्धव्यवसाय 
विकास अधिकारी , 

सिंधुदुर्ग . 
( ३) श्री . एस. बी . मोरजकर , 

समिती सदस्य . 
तालुका इन्स्पेक्टर कुडाळ , 
अधिन सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती 

बँक मर्यादित , सिंधुदुर्ग . 
___ सदर आदेश आज दिनांक ३० जानेवारी २०१५ रोजी माझ्या 
सही शिक्क्यानिशी दिलेले आहेत . 


मीना आहेर, 
विभागीय उप निबंधक 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 
मुंबई विभाग, नवी मुंबई. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ ./ ७२३ / २०१६. - श्री . म. प्र. सराफ , दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर, खालापूर यांचा दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१६ ते 
दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१६ अशी ५ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ६ 
फेब्रुवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १५ फेब्रुवारी 
२०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . म . प्र. सराफ , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , खालापूर म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्री . म . प्र . सराफ , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , 
खालापूर या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री . म. प्र. सराफ , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . व्ही . सी . 
जोशी, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , खालापूर यांजकडे राहील . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ६७० / २०१६. - श्रीमती सी . एस . भावे, २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, अलिबाग 
यांना दिनांक २८ जानेवारी २०१६ ते दिनांक ३० जानेवारी २०१६ 
रोजीची ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २७ जानेवारी २०१६ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १ फेब्रुवारी २०१६ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती सी . एस. भावे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ति करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार 
प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती सी . एस . भावे हे अधिकारी 
जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिस्ट स्तर , अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २८ जानेवारी २०१६ . 


श्री . म . मोडक, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११ - १७, २०१६ / श्रावण २० - २६, शके १९३८ 


३३ 


उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर. के . 
खोमणे, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरीष्ठ स्तर, पनवेल यांजकडे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१६. 


श्री . म. मोडक , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ.८२० / २०१६ .- श्रीमती मेघना आ. देशमुख , दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर , पेण यांना दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१६ ते 
१० फेब्रुवारी २०१६ अशी ५ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ५ फेब्रुवारी 
२०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१६ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती मेघना आ . देशमुख, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर, पेण येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे. 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित । 
करणेत येत आहे की , श्रीमती मेघना आ . देशमुख , ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पेण 
या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 

श्रीमती मेघना आ. देशमुख , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ.११३५ / २०१६. - श्री . सु . ल. फुले, दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , रोहा यांना दिनांक १६ 
फेब्रुवारी २०१६ ते दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१६ अशी ३ दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१६ रोजीच्या सुट्टीला जोडून तसेच 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
२० फेब्रुवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री . सु . ल. फुले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , रोहा येथे पुनर्नियुक्ति करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्री . सु . ल. फुले, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , रोहा या पदावर 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री. सु. ल. फुले , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत 
आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस. एस . 
अटाले, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, रोहा -पाली यांजकडे 
राहील . 


रायगड- अलिबाग , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०१६ . 


श्री . म . मोडक , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 


अधिसूचना 


रायगड- अलिबाग, 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१६ . 


श्री . म . मोडक , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


क्रमांक रा. अ.१११० / २०१६ . - श्री . सी . आर. लोहार , दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, पनवेल यांचा दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१६ ते 
दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१६ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १५ । 
फेब्रुवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वीपासून ते दिनांक १८ फेब्रुवारी 
२०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजर करण्यात येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री . सी . आर. लोहार , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 
__ महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार 
प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . सी . आर. लोहार , हे अधिकारी 
जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते. 

श्री . सी . आर. लोहार , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे. 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११ - १७, २०१६ / श्रावण २० - २६, शके १९३८ 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF 

POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


through Remote Controlled Micro - light Aircraft 
Drone by Mumbai Police is allowed . 

4 . This order shall remain in force with effect 
from 00 -01 hrs . of 3rd August 2016 till 24 - 00 hrs. 
of 1st September 2016 unless withdrawn earlier. 

5 . Any person contravening this order shall 
be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 . 

6 . As the notice cannot be served individually 
to all concerned , the order is hereby passed 
ex -parte . It shall be published for the information 
of public , through press and by affixing copies on 
the Notice Boards of the police stations , Divisional 
ACSP , Zonal DCSP , Municipal Ward Offices , and 
by affixing copies at Tahsil and Ward offices. 

Given under my hand and seal this the 1st 
day of the August 2016 . 


ASHOK DUDHE, 
Deputy Commissioner of Police 
(Operations) and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai. 


No. CP /XI(6 )/2266 /(08 )/ 2016 . — Whereas , the 
Terrorist /Antisocial elements may attack through 
Drone controlled by remote or Controlled Aerial 
Missile and due to prevailing situation under the 
control of the Commissioner of Police , Brihan 
Mumbai, that Terrorist/Antisocial elements may 
attack using Para - gliders , Remote Controlled 
Micro - light Aircraft during i.e . Date 3rd August 
2016 to 1st September 2016 in Brihan Mumbai 
Police Commissionerate Area and that there is 
every likelihood of breach of peace and disturbance 
of Public tranquility and also there is grave 
danger to human life, health , safety and injury 
to public property on that account. 

2 . And whereas, it is necessary that some 
checks should be put on activities of Terrorist/ 
Antisocial elements around the Brihan Mumbai 
Police Commissionerate , to prevent the attack 
through Drone controlled by remote or through 
Control Aerial Missile or using Para - gliders or 
through Remote Controlled Micro -light Aircraft 
during the said period in the Brihan Mumbai for 
taking immediate action is necessary to prevent 
the same. 

3. Now , therefore , I, Ashok Dudhe, Deputy 
Commissioner of Police (Operations), Greater 
Mumbai and Executive Magistrate vide powers 
conferred upon me under section 144 of the 
Criminal Procedure Code , 1973 (Act II of 1974 ) 
do hereby order that the period of 30 days i. e. 3rd 
August 2016 to 1st September 2016 in Brihan 
Mumbai Police Commissionerate Area no flying 
activities of Drone controlled by remote or through 
Control Area Missile or using Para - gliders or 
through remote control Micro -light Aircraft be 
allowed in the jurisdiction of Brihan Mumbai 
Police Commissionerate. But aerial surveillance 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 -A ,NETAJI SUBHASH ROAD ,CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


